महाराष्ट्र शासन राजपथा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २४] 


बुधवार , दिनांक ०२ जुलै २०१४ : आषाढ ११ , शके १९३६ 


किंमत ५ .०० रु . 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

जिल्हाधिकारी, लातूर यांचेकडून 


आदेश 


क्र . २०१४/ नपा निवडणूका कावी-५४७ मा .राज्य निवडणूक आयोग यांचे आदेश क्र . रानिआ/ 
नप/ २०१४/ प्र.क्र. १/ का . ०६ दिनांक २६ / ०५ / २०१४ अन्वये महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व आंधोगीक नगरी 
अधिनियम १९६५ चे कलम १९ (१) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार मी डॉ .विपिन शर्मा, जिल्हाधिकारी 
लातूर या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की. लातूर जिल्हयातील और नगर परिषदेच्या दिनांक २९ / ०६/ २०१४ रोजी 
घेण्यात आलेल्या पोट निवडणूकी मध्ये उमेदचार त्यांच्या नावा समोर नमूद केलेल्या प्रभागा मधुन औसा नगर परिषदेचे 
सदस्य म्हणुन निवडून आलेले आहेत. 


निवडुन आलेल्या सदस्याचे नाव 


प्रभाग क्रमांक जागा राखीच असल्यास कोणासाठी जसे 

अनुसूचित जाती, अगर अनुसूचित जमाती, 
नागरिकांचा मागासवर्ग अगर स्त्रियासाठी 
( अनुसूचित जाती स्त्रियासाठी , अनुसूचित्त 
जमाती स्त्रियासाठी, नागरीकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरुन ) 


श्रीमती पटेल चाँदवी अखलाख 


- प( ) 


स्त्रियांसाठी राखीव 


ठिकाण : लातूर 


दिनांक : ०१ /०७/ २०१४ 


( डॉ.विपिन शर्मा) 
जिल्हाधिकारी, लातूर 


औ . भाग १ अ ( असा)-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ०२ जुलै , २०१४ : आषाढ ११ , शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


लातूर शहर महानगरपालिका , लातूर 

पोट निवडणूक २०१४ 

निकाल प्रकटन 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे ( अनुसूची " ") निवडणूक नियम क्रमांक ३९ ( २) अन्वये 


क्रमांक लामनपा/ पोटनिवडणूक / / २०१४, मा . आयुक्त राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्र . 
रानिआ/ मनपा२०१४प्र. क्र . ५/ का -०५,दि . २६/ ०५/ २०१४ अन्वये रविवार , दिनांक २९ जून २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट 
निवडणूकीत लातूर शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १३ जागा क्रमांक १३ अ मधून निवडून आलेल्या सदस्याचे नाव , 
त्यांचे राहण्याचे ठिकाण व पक्षाचे नांव महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ ची ( अनुसूची ड, प्रकरण १, निवडणूक 
नियम क्रमांक ३९ ( २) अन्वये ) खालीलप्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


जागा 


आरक्षण 


_ पत्ता 


पत्ता 


निर्वाचित उमेदवाराचे नाव 

४ 
डॉ . अजनीकर विजय रघुनाथराव 


पक्ष 


१. 


१३ अ 


अनुसूचीत जाती 


नीकर विजय रघना 


सुभेदार रामजी नगर, लातूर. 


लातूर 
दिनांक : - ३० /०६ / २०१४ 


आयुक्त तथा 
निवडणूक अधिकारी 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ४ जुलै, २०१४ : आषाढ १३ , शके १९३६ 


अधिसूचना 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड यांज कडून 

पोटनिवडणूक २०१४ 


1/ 7/ 2014 
क्रं . नांवाशमनपा/निवडणूक / 6250/ 2014 नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिकेच्या प्रभाग 
क्रं . 9 अ साठी निवडणूक घेण्याबाबत मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई 
यांचेकडील आदेश क्रं . रानिआ/ मनपा/ 2014/ प्रक्र . 5 / का -5 दिनांक 26 मे 2014 अन्वये प्रभाग क्रं . 9 
अ चा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलेला होता. त्यानूसार सदर प्रभागाची पोटनिवडणूक 
दिनांक 29 .06. 2014 रोजी घेण्यात आली. व मतमोजणीचा निकाल 

दिनांक 
30. 06 . 2014 रोजी जाहीर करण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , 1949 चे अनुसुची " " प्रकरण 1 निवडणूक 
नियम 39( 2) व राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानूसार निवडून आलेल्या 
महानगरपालिका सदस्यांचे नाव व तपशिल या बाबतची माहिती मी , जी . श्रीकांत , आयुक्त , नांदेड 
वाघाळा शहर महानगरपालिका, नांदेड याव्दारे खालील प्रमाणे प्रसिध्द करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


आरक्षण 


प्रभाग 
क्रमांक 


निर्वाचित सदस्यांचे नांव . 


पत्ता 


पक्ष 


अ 


शिवसेना 


नागरीकांचा प्रमोद मुरलीधरराव खेडकर 
मागासप्रवर्ग 


दुसरा मजला, 
साई अपार्टमेंट , 
श्रीनगर , नांदेड 


ठिकाण : - नांदेड 
दिनांक :- 30.06. 2014 


( जी . श्रीकांत ) 

आयुक्त , 
नांदेड वाघाळा शहर महानगरपालिका , नांदेड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक . शासकीय मुद्रणालय , आरंगाबाद यानी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केले . 


dીની હા. ટે 


છLIG ટીઝના UAL 
असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २६ ] 


शुक्रवार , दिनांक २१ जुलै २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


किंमत ५. ०० रू. 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

जिल्हाधिकारी, लातूर यांचेकडून . 
- नगर परिषद, उदगीर, निलंगा व औसा च्या अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पदाची अडीच वर्षाची मुदत दिनांक २२. ६. २०१४ रोजी संपलेली 
असल्याने तसेच “ राज्य विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणूकांमुळे विवक्षीत महानगरपालिकांच्या महापौर व उपमहापौर आणि विक्क्षीत 
नगरपरिषदांचे अध्यक्ष या पदासाठीच्या निवडणूका तात्पुरत्या पुढे ढकलण्याची तरतूद करण्याकरिता अधिनियम २०१४ " चा अंमल दिनांक ५ 
जुलै २०१४ नंतर राहणार नसल्याने उदगीर,निलंगा व औसा नगर परिषदेच्या अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष पदांच्या निवडीसाठी दिनांक १६. ७. २०१४ रोजी 
आयोजित केली होती व सदर विशेष सभेमध्ये नगरपरिषदांच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांचीनिवड करण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चेकलम ५१ व ५१ अ मधील प्राप्त अधिकारानुसार, 
मी , डॉ .विपिन शर्मा, जिल्हाधिकारी लातूर या प्रगटनाव्दारे असे जाहिर करतो की , लातूर जिल्हयातील उदगीर,निलंगा व औसा या नगर 
परिषदांसाठी खालील विववरणपत्रात दर्शविलेले उमेदवार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून नगर परिषदेच्या उर्वरित कालावधीसाठीनिवडून आलेले 
आहेत . 


जागा राखीव असल्यास कोणासाठी, जसे । 

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, व 
अ. नगर परिषदेचे निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे | नागरिकांचा मागासवर्ग अगर स्त्रियांसाठी निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे 
क्र . नांव 

नांव ( अनुसूचित जाती स्त्रियांसाठी , अनूसूचित जमाती - नांव 
स्त्रियांसाठी ,नागरीकांचा मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 

धरुन ) 


| उदगीर 


| निटूरे राजेश्वर प्रभूअप्पा 


खुला 


पठाण फैज महमद गुलाम 


| निलंगा 


धानोरकरविद्या भास्करराव 


खुला महिला 


पाटील विजयकुमार विष्णुपंत 


सुर्यवंशी नित्ता सुरेशराव 


अनुसूचीत जाती महिला 


| शेख अफसर नवाबोधीन 


| ३ औसा 
ठिकाणः लातूर 


( डॉ .विपिन शर्मा) 
जिल्हाधिकारी, लातूर 


दिनांक : १६. ७. २०१४ 
औ . भाग १अ ( असा) - १ 


भाग १- अ असाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आपाट ३० , शके १९३६ 


लातूर शहर महानगरपालिका,लातूर 
क्रमांक लामनपा/ सामान्य प्रशासन विभाग । 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम - 1949 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम1949, च्या कलम 456 ( अ ) व या अधिनियमातील लागू 
असलेल्या अन्य तरतुदीव्दारे मिळालेल्या शक्तींचा वापर करुन तसेच लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 
मध्ये अंमलात असलेले सध्याचे सर्व सेवाप्रवेश नियम तसेच तत्संबधात यापूर्वी आलेले ठराव व आदेश 
यांचे अधिक्रमण करुन, शासन परिपत्रक क्रमांक ठामपा - 2002/821/ प्रक . 86 / नवि -23,दिनांक 2 जुलै 2008 
अन्वये शासनाने तयार केलेल्या मॉडेल सेवा प्रवेश नियामाआधारे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
1949 च्या कलम 454,455 अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार लातूर शहर महानगरपालिकेतील 
विविध पदांवर करावयाच्या नियुक्तीचे नियमन व सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालील प्रारुप नियम तयार 
करीत आहे. सेवांचे वर्गीकरण करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नियम करीत आहे. 


प्रारुप नियम 


1 . संक्षिप्त नाव प्रारंभ व व्याप्ती: 


1 . या नियमांना लातूर शहर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) 

नियम 2014 असे संबोधण्यात येईल . 
2 . हे नियम अंतिमरित्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या तारखेपासून अंमलात येतील. 
3. हे नियम लातूर शहर महानगरपालिकेमधील सर्व पदांवरील नियुक्त्यांना लागू होतील , माज 
- अन्यथा नमूद केले नसल्यास अंशकालीक स्वरूपाच्या नियुक्ती/ प्रतिनियुक्ती/पदोन्नती किंवा 

रोजंदारी तत्वावरीलनियुक्त्या तसेच मानसेवी स्वरूपाच्या नियुक्त्यांना लागू होणार नाहीत . 
2. ( अ ) व्याख्याः 

विषय किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमांसाठी - 
I . अधिनियम म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949( सन 1949 चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्र .59 ) 
2. परिशिष्ट म्हणजे या नियमांना जोडलेली परिशिष्टे . 
3. नियुक्ती प्राधिकारी म्हणजे अधिनियमाच्या कलम 53 च्या पोट -कलम (1 ) ते ( 3) च्या 

तरतुदीप्रमाणे नियुक्ती देण्यास सक्षम असलेला अधिकारी. 
4. संवर्ग म्हणजे एखाद्या सेवेतील किंवा एखाद्या सेवेच्या भागातील स्वतंत्र घटक म्हणून 

मंजूर केलेल्या कायम,त्याचप्रमाणे हंगामी शासनमान्य पदांचा समूह . 
5. कर्मचारी म्हणजे या नियमांच्या परिशिष्टात नमूद केलेले महानगरपालिका अधिकारी 

किंवा कर्मचारी, 
6. " शासन म्हणजे महाराष्ट्र शासन 
7 . एकीकृत संवर्ग म्हणजे विविध पदांच्या कर्तव्याचे स्वरूप, ती पदे धारण करण्यासाठी 

विहित केलेली शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व वेतनश्रेणी यांचा सारासार विचार करुन सेवा 

नियमासाठी एकिकृत केलेला संवर्ग , 
8 . महानगरपालिका म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 च्या तरतूदीअन्वये 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


निर्माण केलेली लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 
9 . अर्हताप्राप्त कर्मचारी म्हणजे या नियमाच्या परिशिष्ट- 2 मध्ये विहित केलेली अर्हता 

धारण करणारे कर्मचारी . 

या नियमात वापरण्यात आलेल्या परंतु व्याख्या न केलेल्या शब्द किंवा शब्द समुहांचा अर्थ 
अधिनियमात दिल्यानुसार असेल . 
2 ( ब ) सेवांचे वर्गीकरण ( Classification of Services ) - 
1. प्रशासकीय सेवा:- सामान्य प्रशासन व महसूल व महानगरपालिका सचिवालय अंतर्गत 

असलेल्याविभागातील सेवा या प्रशासकीय सेवा संबोधण्यात येतील, 
2. लेखा सेवा:- महानगरपालिकेच्या आर्थिक व्यवस्थापनाशी संबंधित (अर्थसंकल्प, लेखा, लेखा 

परिक्षण ,लेखा आक्षेप निराकरण व खर्च व्यवस्थापन इ.) सेवा या लेखा सेवा संबोधण्यात येतील , 
3. तांत्रिक संवर्ग आणि तांत्रिक सेवाः- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी सांवीधिक विद्यापीठ/ अभिमत 

विद्यापीठ, राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ ( Board of Technical Education ) वा केंद्रीय तंत्रशिक्षण मंडळ 
( Board of Central Technical Education) तंत्रशिक्षण परिषद (Technical Council) यांचेमार्फत 
चालविले जाणारे विविध तांत्रिक व अभियांत्रिकीविषयक अभ्यासक्रम अशी किमान शैक्षणिक अर्हता 
विहित केली असेल अशा पदांना तांत्रिक संवर्ग व तत्सम संबोधण्यात येईल व अशा पदांची सेवा 

तांत्रिक सेवा संबोधिली जाईल . 
4. वैद्यकीय संवर्ग आणि वैद्यकिय सेवाः- ज्या पदावरील नियुक्तीसाठी कोणत्याही मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाचा वैद्यकीय शास्त्राचा पदविधारक ,पदव्युत्तर पदवीधारक /पदविका तसेच मेडीकल 
कौन्सील ऑफ इंडिया आयुष वा तत्सम आयुवैदिक कौन्सिला युनानी,होमिओपॅथिक कौन्सिल 
यांच्याकडील नोंदणी ही किमान शैक्षणिक अर्हता विहित केली असेल , अशा पदांना वैद्यकीय सेवा व 

तत्सम संबोधण्यात येईल. 
5. निमवैद्यकीय संवर्ग आणि निमवैद्यकीय सेवाः- वैद्यकीय सेवेतील पदांना सहाय्यकारी असणा- या 

पदांच्या संवर्गाला,उदा. परिचारिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, क्ष -किरण तंत्रज्ञ,रक्तपेढी तंत्रज्ञ, भौतिक उपचार 
तज्ञ,व्यवसायोपचारतज वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता,दंत आरोग्य तज्ञ,मिश्रक व औषध निर्माता व 

तत्सम इ.निमवैदयकीय संवर्ग व अशा पदांच्या सेवेला निमवैद्यकीय सेवा संबोधण्यात येईल . 
6. अग्निशमन सेवाः- महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवन सुरक्षा उपाययोजना अधिनियम, 2007 मध्ये 

समाविष्ट असलेल्या अग्निशमन सेवा. 
3. नेमणुकीची पध्दत ६ अर्हताः 


1. महानगरपालिकेतील विविध पदांवर नियुक्तीसाठी कार्यपध्दतीः 

परिशिष्ट -1 मध्ये विहित केल्यानुसार व शिक्षण , अनुभव इ. आवश्यक अर्हता परिशिष्ट- 2 मध्ये 
विहित केल्याप्रमाणे असतील.नियुक्तीची पध्दत अधिनियमाच्या कलम 54 नुसार असेल . 
2. भारतीय नागरीकत्व आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्रः 

भारताचा नागरीक असावा आणि महाराष्ट्रात 15 वर्ष अधिवास ( Domicile ) करत असल्याबद्दल 
. सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र त्याने अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक राहील . 
3. संगणक हाताळणी/ वापराबाबतच्या ज्ञानांची आवश्यकता: 

परिशिष्ट - 2 मध्ये विहित केलेल्या अर्हतेव्यतिरिक्त वाहनचालक आणि श्रेणी- 4 ची पदे वगळून 
इतर सर्व पदावरील नेमणूकीसाठी/ पदोन्नतीसाठी शासन वेळोवेळी आदेश काढून निश्चित करेल 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


भाग १ -अअसाधारण 


असे संगणक हाताळणी/ वापराबाबतचे ज्ञान, एक अतिरिक्त आवश्यक अर्हता असेल. 
4 . वयोमर्यादाः 

महानगरपालिकेतील कोणत्याही पदावर नामनिर्देशनाने नियुक्तीसाठी किमान वयाची अट 
18 वर्षे पूर्ण व कमाल वयोमर्यादा परिशिष्ट- 2 मध्ये संबंधित पदासमोर नमूद केल्यानुसार 
असेल.कमाल वयोमर्यादा विहित केली नसेल अशा पदांच्याबाबत ती प्रचलित शासन धोरणाप्रमाणे 
असेल. सामाजिक आरक्षण लागू असणा- या प्रवर्गाकरीता प्रचलित शासन निर्णयानुसार वयोमर्यादा 

शिथिलक्षम असेल. तसेच पदोन्नतीसाठी कमाल वयोमर्यादेची अट लागू राहणार नाही. 
5 . पदोन्नती व नामनिर्देशनाव्दारे करावयाच्या नियुक्त्यांचे प्रमाण: 
क ) नामनिर्देशन व पदोन्नतीचे प्रमाण “ परिशिष्ठ-2 " मध्ये संबधित पदासमोर दर्शविल्यानुसार तथापि 

ज्या पदासमोर असे प्रमाण विहीत केलेले नसेल अशा पदावरील नियुक्तीसाठी पदोन्नती व 
नामनिर्देशनाचे प्रमाण 50: 50 असे राहील . 
ख ) एकाकी पद सामान्यतःपदोन्नतीने भरण्यात येईल.तथापि विशिष्ट अर्हता आवश्यक असलेल्या 
एकाकी पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी उमेदवार उपलब्ध नसल्यास ते पद प्रतिनियुक्ती 

किंवा नामनिर्देशनाने भरता येईल . 
6. पदोन्नतीने नेमणूक करणे: 

पदोन्नतीने करावयाची कोणतीही नियुक्ती जेष्ठता-नि -पाजता या तत्वावर अर्हताप्राप्त 

कर्मचा- यांमधून केली जाईल . 
7. प्रतिनियुक्तीने नेमणूकः 

या नियमांमध्ये विहित केलेल्या अर्हतेनुसार ज्या पदांवर प्रतिनियुक्तीव्दारे नेमणूक करण्याची 
तरतूद आहे अशी पदे केंद्र शासन राज्य शासन इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था वा स्थानिक 

प्राधिकरणातील अधिका-यांमधून प्रतिनियुक्तीने भरता येतील . 
8. एका महानगरपालिकेतून दुस- या महानगरपालिकेत बदतीने नियुक्ती: 

या नियमात अन्यत्र काहीही नमूद केले असले तरी ,अन्य महानगरपालिकेतील कर्मचा-याने लातूर 
महानगरपालिकेतील पदावर बदलीने नियुक्तीसाठी अर्ज सादर केल्यास , अधिनियमातील तरतूदीनुसार 
व दोन्ही महानगरपालिकांतील नियुक्ती प्राधिका-यांच्या परस्पर संमतीने मान्य होतील अशा अटी व 
शर्तीवर , खालील बाबींच्या अधीन राहून बदलीने नियुक्ती देता येईल . 
1 . पदोन्नतीने भरण्यात येणा- या पदांवर बदलीने नियुक्ती करण्यात येणार नाही. फक्त 

नामनिर्देशनाने नियुक्तीकरीता राखून ठेवण्यात आलेल्या रिक्त पदांवर बदलीने नियुक्ती 

करण्यात यावी. 
2. अशी नियुक्ती झाल्यानंतर त्या पदधारकाची ज्येष्ठता नियुक्तीच्या दिनांकास त्या पदाच्या 

संवर्गात कनिष्ठ (Zero Seniority ) राहील , 
3 . श्रेणी1 व 2 मधील अधिका- यांच्या बाबतीत एका महानगरपालिकेतून दुस - या महानगरपालिकेत 

बदलीचा निर्णय दोन्ही महानगरपालिकांच्या परस्पर संमतीने निश्चित अटी व शर्तीवर शासन 

मान्यतेने घेतला जाईल , . 
9 . परिविक्षाधीन कालावधी: 

श्रेणी-1 , श्रेणी-2 मध्यी नामनिर्देशनाव्दारे नियुक्ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांसाठी त्यांच्या 
नेमणूकीच्या मूळ दिनांकापासून दोन वर्षाचा परिविक्षाधीन कालावधी असेल. अशा उमेदवारांचे 
परिविक्षाधीन कालावधीतील काम समाधानकारक नसल्यास अपवादात्मक बाब म्हणून आणिक 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


तत्संबंधी कारणे नमूद करुन परीक्षा कालावधी पुढील 1 वर्षांपर्यंतच वाढविता येईल. तदनंतरही या 

वाढीव कालावधीत काम समाधानकारक नसल्यास सदर व्यक्तीची सेवा समाप्त करण्यात येईल , 
10. भाषा परिक्षा विभागीय परीक्षा व प्रशिक्षण: 

महानगरपालिका सेवेतील पदावर नेमणूक करण्यात आलेल्या किंवा त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या 
उमेदवारांनी 
1 . विहित करण्यात येतील अशा भाषा परिक्षा आणि / किंवा चाचण्या उत्तीर्ण होणे किंवा त्यांना 

विहित नियमानुसार यापैकी कोणतीही परिक्षा पास होण्यापासून सूट मिळणे आवश्यक असेल, 
2. परिशिष्ट- 3 अन्वये विहित केलेली विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अथवा अशी परीक्षा उत्तीर्ण 

होण्यापासून सूट मिळविणे आवश्यक असेल. 
3 . वेळोवेळी ठरवून देण्यात येईल असे सेवा प्रवेशपूर्व आणि/किंवा सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण घेणेसुध्दा 

आवश्यक असेल . 
11. महानगरपालिका सेवेतील पदावर नियुक्तीसाठी अनर्हताः 
एखाद्या व्यक्तीसः 

1 ) अधिनियमाच्या कलम59 च्या तरतुदीप्रमाणे अनर्ह ठरविण्यात आले असेल . 
2 ) महानगरपालिकेच्या सेवेतून किंवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या सेवेतून किंवा 

कोणत्याही सरकारी सेवेतून गैरवर्तणूकीबद्दल बडतर्फ करण्यात आले असेल,किंवा 
3 ) ज्यामध्ये नैतिक अधःपाताचा समावेश होईल अशा अपराधाबद्दल तिला दोषी ठरविण्यात आले 

असेल,किंवा 
4 ) जर त्याच्या एकापेक्षा अधिक पत्नी हयात असतील आणि स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत जर 

तिने ज्याची पत्नी हयात आहे अशा व्यकतीशी विवाह केला असेल किंवा . 
5) जर त्यास/ तीस विहीत दिनांका नंतर दोन पेक्षा अधिक हयात अपत्य असतील किंवा. 
6 ) न्यायालयात ज्या गुन्ह्यासाठी कैदेची शिक्षा फर्मावता येते,अशा गुन्ह्यासाठी सहा महिन्याहून 

अधिक मुदतीची कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरीक्षणात रद्द झाली 
नसेल, अशी व्यक्ती किंवा. 
महानगरपालिकेच्या सेवेत असताना सिध्दापराध होऊन सहा महिन्यांपेक्षा अधिक मुदतीची 
कैदेची शिक्षा झाली असेल व ती शिक्षा अपील वा पुनरीक्षणात रद्द झाली नसेल , अशी व्यक्ती 

महानगरपालिकेच्या सेवेत नेमणूक देण्यास वा नेमणूक चालू ठेवण्यास अपाच समजली जाईल. 
12. महानगरपालिका सेवेतील पदांवर आरक्षण : 

महानगरपालिका सेवेतील पर्दाना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आरक्षण लागू असेल.यामध्ये 
मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ( सामाजिक आरक्षण) ,विशेष/ समांतर आरक्षण , माजी सैनिक प्रकल्प 

ग्रस्त , अपंग, महिला व खेळाडू इ. साठीच्या आरक्षणाचा समावेश असेल . 
13. शारीरिक पात्रता प्रमाणपत्र आणि चारित्र्य पडताळणी अहवाल: 

महानगरपालिका सेवेतील कोणत्याही पदावरील नामनिर्देशनाने नियुक्ती : 
1 . महानगरपालिकेच्या सक्षम वैद्यकीय अधिका-याचे विहित नमुन्यातील आरोग्यविषयक वैदयकीय 

प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर आणि 
2 . उमेदवाराच्या पूर्व चारित्र्य पडताळणीबाबत ( Verification of Antecedents ) सक्षम प्राधिका-याकडून 
याकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केली जाईल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


भाग १ - अ असाधारण 


14, प्रत्यक्षा किंवा अप्रत्यक्ष दबावतंत्राचा वापर: 

कोणत्याही उमेदवाराच्या नियुक्ती संदर्भात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष रित्या दबाव आणण्याचा केलेला 

प्रयत्न हा त्या उमेदवाराला त्या पदावरील नियुक्तीसाठी अनर्ह करणारा ठरेल . 
15. हे नियम अस्तित्वात येण्यापूर्वी विहित मार्गाने झालेल्या सरळसेवा नियुक्त्यांना शासनाने अन्यथा 

वेगळे लेखी कारणे नमूद करुन निर्देश दिले नसतील तर या नियमातील तरतूदीमुळे बाधा येणार 

नाही . 
16 वेळोवेळी सेवाभरती/ आरक्षण/ वयोमर्यादा इ. बाबत निर्देश देणारे राज्यशासनाचे नियम, अधिनियम , 

निर्णय व न्यायनिर्णय यानुसार या नियमात सुधारणा (Amendment) करण्यात येईपर्यंत शासन 

निर्णयान्याय निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 
17. सरळ सेवाप्रवेश नियम महानगरपालिकांना लागू झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत 

प्रत्येक महानगरपालिकेने या नियमातील आकृतीबंधास अनुरुप एकिकृत संवर्गाची यादी तयार करुन 
त्यास राज्य शासनाची मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. ( परिशिष्ट -4 ) 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


लातूर शहर महानगरपालिका ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम 2014 


परिशिष्ट - 1 


लातूर शहर महानगरपालिका ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण ) नियम 2014 अंतर्गत सेवा प्रवेशासाठी 

अनुसरावयाची कार्यपध्दती: 


1. . कर्मचारी निवड समिती: 

महानगरपालिका पदांवर नियुक्तीकरिता महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम च्या कलम 54 
मध्ये विहित केल्यानुसार कर्मचारी निवड समिती गठीत करण्यात येईल. 

या व्यतिरिक्त नामनिर्देशनाने नियुक्ती करताना, मागासवर्गीय तसेच माहिला उमेदवारांच्या 
हितरक्षणासाठी अशा समितीचे सदस्य म्हणून शासनाच्या प्रचलित आदेशानुसार संबधित विभागाच्या 
अधिका-यांना मुलाखतीच्या वेळेस विशेष निमंजित म्हणून बोलावले जाईल. 


2 . नामनिर्देशनाव्दारे करावयाच्या नियुक्तीसाठी कर्मचारी निवड समितीची रचना खालीलप्रमाणे असेलः 

1) आयुक्त किंवा आयुक्तांनी पदानिर्देशीत केलेला अन्य कोणताही अधिकारी - अध्यक्ष 
2 ) मुख्य लेखा परिक्षक 

- सदस्य 
3) संबंधित विभागप्रमुख 

- सदस्य 
4 ) आयुक्तांनी नामनिर्देशित केलेला एक अन्य अधिकारी । मागासवर्गीय प्रतिनिधी - सदस्य 
5) जिल्हा महिला व बालकल्याण अधिकारी 

- सदस्य 
6 ) जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी 

- सदस्य 
7) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

- सदस्य 
8) उप आयुक्त ( आस्थापना ) 

- सचिव व निमंत्रक 


3. नामनिर्देशनाव्दारे नेमणूकीकरिता कार्यपध्दती : 


1 ) एखाद्या पदावरील नियुक्तीसाठी वृत्तपत्रातील जाहिरातीला अनुसरुन किंवा महानगरपालिकेच्या 

सूचना फलकावरील सूचनेस अनुसरुन विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा किंवा सेवा विनियम 
केंद्राकडून वा शासनाच्या आदेशानुसार अन्य संस्था । कार्यालयाकडून आलेल्या यादीतील 

उमेदवारांच्या नावाचाच विचार करता येईल . 
2 ) उमेदवाराने अर्जात दिलेल्या तपशिलाबाबत अधिक माहिती मागविण्याचा अधिकार आयुक्तांना 

असेल . 
3) जाहिरातीत/ सेवा नियोजन केंद्राकडे पाठविलेल्या मागणी पत्रात लेखी चाचणीचा उल्लेख असल्यास 

अशा उमेदवारांना लेखी चाचणी द्यावी लागेल. परंतु जाहिरातीत नमूद केलेली पदसंख्या आणि पात्र 

उमेदवारांची संख्या लक्षात घेऊन अशी चाचणी न घेण्याचा निर्णय आयुक्तांना घेता येईल . 
4 ) निवड समिती उमेदवारांचे एकूण गुण लक्षात घेऊन गुणांच्या उतरत्या क्रमाने उमेदवारांची यादी 

तयार करील व ती आयुक्तांकडे पाठविण्यासाठी लिफाफ्यात बंद करील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


भाग १- ॐ असाधारण 


4. पदोन्नतीने नेमणुकीकरिता कार्यपध्दती: 
1 ) पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक संवर्गात पदोन्नतीने किती पदे भरावी लागणार आहेत 

याचा आढावा आस्थापना विभागाने दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात किंवा त्यानंतर शक्य तितक्या 

लवकर घ्यावा. 
2 ) वर नमुद केलेल्या आढाव्यानुसार पदोन्नतीने भरावयाच्या पदाची संख्या निश्चित झाल्यावर 

पदोन्नतीसाठी आवश्यक अर्हता धारण करणा- या सर्व कर्मचा-यांमधून ज्येष्ठतानुक्रमाने पदांच्या 
संख्येच्या तिप्पट (1: 3 ) कर्मचा- याचा विचारक्षेत्रात (Zone of Consideration ) समावेश करण्यात 

येईल . 
3 ) ज्याच्या विरुध्द विभागीय चौकशी चालू आहे वा जे निलंबित आहेत त्यांचीही नावे ज्येष्ठानुक्रमे 

यादीत येत असल्यास अशा यादीतून वगळण्यात येऊ नयेत त्यांच्या नावाचा विचार केल्यावर 
निवड समितीचा अभिप्राय त्यांच्या नावा समोर नोंदविण्यात यावा . 
4 ) निवड सूचीत समावेश झालेल्या ज्या कर्मचा- याच्या गोपनीय अहवालाच्या सरासरी क्रमवारी 

अतिउत्कृष्ट असेल अशा कर्मचा-यास सेवाज्येष्ठते प्रमाणे येणा- या सहा स्थानापर्यंत वरचे स्थान 
देण्याची शिफारस निवड समितीला करता येईल हा अपवाद वगळता पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या 
कर्मचा -याचा निवड सूचीत ज्येष्ठतेनुसार समावेश करण्यात येईल. मात्र अतिउत्कृष्ट ( अ + ) 
अहवालासाठी कर्मचा-याला निवड सूचीत वरचा क्रमांक देताना सेवेने ज्येष्ठ असलेल्या व उत्कृष्ट 

( अ) अहवाल असणा- या कर्मचा-यापेक्षा वरचे स्थान देता येणार नाही. 
5 ) दरवर्षी ऑक्टोबर महिन्यात किंवा त्यानंतर शक्य तितक्या लवकर निवड समितीच्या बैठका 

विभाग निहाय आयोजित करण्यात येतील . 
निवड समिती कर्मचा-यांचे मागील पाच वर्षांचे गोपनीय अहवाल आणि त्यांच्यापुढे ठेवलेली इतर 
कागदपजे यांचे अवलोकन करुन कर्मचा- याच्या पदोन्नतीच्या योग्यतेबद्दल निर्णय घेईल. मात्र 

असा निर्णय एकमताने झाला नाही , तर त्याबद्दलचा अंतिम निर्णय समिती प्रमुखांचा असेल , 
7 ) कर्मचा-याच्या निवडीसंबधी अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिक माहितीची आवश्कता भासल्यास 

माहिती मागविण्याचा समितीस अधिकार असेल. 
5 . वरील 3 व 4 नुसार निवड समितीने केलेली शिफारस अधिनियमाच्या कलम 53 (1 ),53( 2 ) व 53 ( 3) 

नुसार संबंधित सक्षम नियुक्ती प्राधिका- याकडे मान्यतेसाठी ठेवली जाईल . 
6 . तयार करणेत आलेली निवड सूची तयार केल्याच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीपर्यंत वैध 

असेल. 
7. समिती सचिव बैठकीचा कार्यवृत्तांत तयार करुन त्यास समितीची मान्यता घेण्यास जबाबदार 

असेल. सदस्यांना सादर केलेली सर्व कागदपत्रे परत घेऊन ती एकजित जतन करण्याची जबाबदारी 

समिती सचिवाची असेल. 
8 . श्रेणी - 3 व 4 मध्ये सेवा भरती करताना शासन परिपत्रक क्र . सामान्य प्रशासन विभाग क्र . सामान्य 

प्रशासन विभाग क्र . न्याप्र -1003/99/ प्रक्र . 2 /03/ (भाग- 2 ) 16- अ, दि .25 ऑक्टोबर 2005 अन्वये एकत्रित 
मार्गदर्शक तत्वाचा लागू असेल तिथे अवलंब करण्यात यावा. या मार्गदर्शक तत्वामध्ये वेळोवेळी होणारे 

बदलही अंमलात आणण्यात यावेत . 
9 . तांत्रिक पदांना अतांत्रिक कॅडरमध्ये पदोगनती देता येणार नाही , 

आयुक्त 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 

वैद्यकिय प्रमाणपत्राचा नमुना 

(नियम 4 पहा ) 


मी यादवारे प्रमाणित करतो की ,.......................................... महानगरपालिकेच्या ( 
संवर्गातील ( 

) या पदावर नेमणुक करण्यासाठी 
असलेल्या उमेदवाराची तपासणी केली आणि त्याला! तिला 

......... अतिरिक्त (सांसर्गिक किंवा अन्य) कोणताही रोग ,शारीरीक 
दौर्बल्य किंवा शारीरीक अंपवात्व असल्याचे आढळले नाही ही गोष्ट ( 

. ) या 
कार्यालयात ( 

) म्हणुन नेमणुकीसाठी अनर्ह ठरविणार आहे असे मला वाटत 
नाही. श्री . / श्रीमती.. ... .. . ...... ............. 

... . ....यांच्या स्वतःच्या निवेदनावरुन 
त्याचे/तिचे वय ..... ..... .... ........... वर्षे आहे आणि दिसण्यावरुन तो / ती समारे .... ...... ... .. ... ..... वर्षे 
वयाचा/ वयाची आहे. त्याला/तिला लस टोचण्यात आली आहे . 


ओळख चिन्हे 


डाव्या हाताच्या अंगठ्याचा ठसा 


वैदयकिय अधिका-याचे पदनाम 


वैद्यकिय अधिका -याचे पदनाम 


औ . भाग १ अ ( असा) - २ 


भाग १-अअसाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २९ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 

परिशिष्ट- 3 
महानगरपालिका कर्मचा-यासाठी विभागीय परिक्षा नियम - 2014 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 ( सन 1949 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 59 ) 
च्या कलम 465 पोटकलम (1 ) खंड ( ल) च्या तरतुदीनुसार महानगरपालिकांसाठी केलेले नियम , 


नियम 
1 . संक्षिप्त शिर्षक व नियम लागु होण्याचा दिनांक : 


1) या नियमास "लातूर शहर महानगरपालिका कर्मचा-यासाठी ( अर्हताकारी विभागीय परिक्षा) नियम 

2014 " संबोधण्यात येईल , 
2 ) शासन राजपत्रात प्रसिध्द होतील त्या तारखेपासुन हे नियम अंमलात येतील , 


2 . व्याख्या : 


1 ) विषयात किंवा संदर्भानुसार अन्य अर्थ अभिप्रेत नसल्यास या नियमानुसार 


अ) अधिनियम म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949( सन 1949 चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्र .59 ) 
ब ) आयुक्त म्हणजे अधिनियमाच्या कलम 36 प्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेला प्राधिकारी व यात 

अधिनियमाच्या कलम 39 प्रमाणे नेमणूक करण्यात आलेला हंगामी आयुक्त वा या नियमांच्या 
तरतुदींच्या अंमलबजावणीसाठी अधिनियमाच्या कलम 69 अन्वये अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिका-याचा समावेश होतो. 
क ) कर्मचारी म्हणजे लातूर शहर महानगरपालिका सेवा ( सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण नियम 2014 

अन्वये नियुक्त कर्मचारी,मात्र प्रतिनियुक्तीने नियुक्त कर्मचा-यांच्या बाबतीत हे नियम लागु 

राहणार नाहीत. 
ड ) महानगरपालिका म्हणजे महाराष्ट्र महानगरपालिका 1949 च्या तरतुदीनुसार निर्माण केलेली 

लातूर शहर महानगरपालिका . 
इ) विभागीय परिक्षा म्हणजे महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या साठी 

घेण्यात येणारी व या नियमांच्या परिशिष्ट अ मध्ये नमूद करण्यात आलेली विभागीय परिक्षा. 
ई ) परिशिष्ट म्हणजे या नियमांचे परिशिष्ट. 
2 ) ज्या शब्दांची व शब्द समुहांची व्याख्या या नियमांत समाविष्ट करण्यात आली नसेल त्यांचा अर्थ 

अधिनियमात ते ज्या अर्थाने वापरले असतील तसा समजण्यात येईल . 


3. विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होण अनिवार्य: 


अ ) है नियम अस्तित्वात आल्याच्या तारखेस महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर स्थायी/ अस्थायी 

स्वरुपात कोणत्याही पदावर नियुक्त असलेल्या व त्या तारखेनंतर नियुक्त होणा- या परिशिष्ट 
3 मध्ये नमूद केलेल्या संवर्गातील सर्व अधिका-यांना व कर्मचा- यांना परिशिष्ट -3 च्या ब -1, ब- 2 
मध्ये विहीत केलेली विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असेल . 


११ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 
ब ) उपरोक्त परिशिष्ट अ मध्ये ज्या संवर्गाचा उल्लेख केला गेला नसेल त्या संवर्गासाठी 

आयुक्तांच्या मान्यतेने अधिका- याच्या कर्मचा-यांच्या तांत्रिक ज्ञानाची चाचणी घेण्यासाठी लेखी 
अथवा लेखी व तोंडी परिक्षा विहीत केली जाईल. या करीता किमान तीस दिवसापेक्षा कमी नाही 
एवढया कालावधीची पूर्व सूचना संबधितास देण्यात येईल. 


4 . कालावधी आणि संधीची संख्या : 
अ ) राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी नियुक्त केलेल्या व्यक्ति करीता कालावधी व संधीची संख्या: 

या नियमाच्या अधीन राहुन राजपत्राच्या दिनांकापूर्वी महानगरपालिका कर्मचारी म्हणून नियुक्त 
झालेल्या व सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये परिक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या व्यक्तिने,तीला परिक्षा 
उत्तीर्ण होण्यामधून नियम 11 अन्वये सूट दिलेली नसेल तर राजपत्राच्या दिनांकापासून 3 वर्षाच्या 
आत व 2 संधीमध्ये परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . 
ब ) महानगरपालिका सेवा भरती नियम -2008 नुसार नियुक्त कर्मचा-यांनी त्यांची नियुक्ती झाल्याच्या 
दिनांकापासून 4 वर्षात 3 संधीमध्ये विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे . 


5. परिक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मानकः 
अ) महानगरपालिकेतर्फे आयोजित केल्या जाणा- या परिक्षा उत्तीर्ण होणेसाठी प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेच्या 

एकुण गुणांच्या किमान 45 % गुण आवश्यक असतील. 
ब ) परंतु चतुर्थ श्रेणी संवर्गातील जे कर्मचारी माध्यमिक शालान्त परिक्षा उत्तीर्ण असतील त्यांना लिपीक 

या पदावर पदोन्नती मिळण्यासाठी परिशिष्ट ब -1 च्या केवळ प्रश्नपत्रिका 1 ची परिक्षा दयावी 
लागेल. या कर्मचा- यांना ही परिक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी 40 % गुण आवश्यक असतील 
क ) प्रत्येक संवर्गासाठी विहीत करण्यात आलेल्या सर्व विषयात वरील ( आंव ( ब ) च्या तरतुदींच्या आधारे 

एक वा एकापेक्षा अधिक संधीत उत्तीर्ण झाल्यानंतरच विभागीय परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याचे 

समजण्यात येईल . 
6 . अनुग्रह गुणः 


संपुर्ण परिक्षेसाठी विहीत केलेल्या एकुण गुणांच्या 45% किंवा त्याहून अधिक गुण एखादया 
उमेदवाराने मिळवले असतील परंतु , एक किंवा दोन स्वतंत्र प्रश्न पत्रिकेमध्ये 45% गुण तो मिळवु शकला 
नसेल तर त्याला त्या विषयांमध्ये अथवा एकुण परिक्षेत जास्तीत जास्त 4 अनुग्रह गुण, जर त्यामुळे 
तो परिक्षा उत्तीर्ण होत असेल तर देण्यात येतील. ज्या उमेदवारांना यापूर्वीच्या प्रयत्नामध्ये सूट देण्यात 
आलेली आहे. त्यांनासुध्दा ही सवलत देण्यात येईल . 


7. परिक्षेचा अभ्यासक्रमः 

विभागीय परिक्षासाठीचा अभ्यासक्रम परिशिष्ट मध्ये विहीत केल्याप्रमाणे किंवा शासनाने 
वेळोवेळी विहीत केल्यानुसार असेल . 

परंतु अग्निशमन विभागातील उपस्थानक अधिकारी व त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिका-यांसाठीच्या नागपूर 
अग्निशमन महाविद्यालयातुन घेतल्या जाणा- या व अभियांत्रिकी अधिकारी, महाविद्यालय, नाशिक 
यांच्याकडून अभियांत्रिकी विभागातील अधिकारी/ कर्मचा-यासाठी विहीत केलेल्या परिक्षासाठीचा 
अभ्यासक्रम त्या परिक्षा घेणा - या प्राधिका- याकडुन जाहीर केल्याप्रमाणे असेल , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै, २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 

भाग १ - अअसाधारण 
8 . प्रशिक्षण: 

विभागीय परिक्षेस बसु इच्छिणा- या कर्मचा-यासाठी परिक्षेपुर्वी किमान 40 तासांचा प्रशिक्षण 
कार्यक्रम महानगरपालिकेकडून आयोजित करण्यात येईल . 
9 . परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास होणारे परिणामः 

एखादा कर्मचारी नियम - 4 मध्ये विनीर्दीष्ठ केलेल्या कालमर्यादेत आणि संधीमध्ये परिक्षा उत्तीर्ण झाला 

नाही तर पुढील परिणाम होतील . 
अ) तो परिक्षा उत्तीर्ण होई पर्यंत किंवा नियम- 11 च्या पोट नियम (1 ) व ( 2) अन्वये परिक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून त्यास सूट मिळेपर्यंत त्याला त्याच्या पदावर कायम करण्यात येणार नाही,किंवा त्याच्या 
पदाचे वेतनमानातील पूढील वेतनवाढ त्याला देण्यात येणार नाही. अशा रितीने रोखुन ठेवलेली वेतनवाढ तो 
परिक्षा उत्तीर्ण झाल्याच्या दिनांकापासून किंवा त्याला परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामध्ये नियम- 11 च्या पोट 
नियम ( 1) व ( 2 ) अन्वये सूट देण्यात आल्याच्या दिनांकापासून त्याला देय असेल आणि कोणतेही वेतनवाढ 
रोखुन न धरल्याचे समजून पूढील सर्व वेतनवाढी देण्यात येतील. मात्र गतकाळातील थकबाकीची रक्कम 
अनुज्ञेय नसेल . 
ब) त्याला त्या संवर्गातील आपली ज्येष्ठता गमवावी लागेल म्हणजेच जे कर्मचारी त्याच्या अगोदर परिक्षा 
उत्तीर्ण झाले असतील त्या सर्व कर्मचा-यांच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल. तसेच अशा ज्या 
कर्मचा-याच्या नंतर त्याचा ज्येष्ठता क्रम लागेल त्या कर्मचा-यास ज्येष्ठ असणा- या आणि त्याच्या नंतर 
परंतु नियम- 4 मध्ये विनिर्दीष्ट केलेल्या कालावधीत व संधीमध्ये परिक्षा उत्तीर्ण होणा- या कर्मचा- यांच्या 
नंतरचा ज्येष्ठता क्रम त्याला देण्यात येईल. 


10. परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामध्ये सूट : 
1 ) राजपत्राच्या दिनांकानंतर नियुक्ति झालेल्या कर्मचा- यास परिक्षा उत्तीर्ण होण्यामध्ये पूढील 

बाबतीत सूट देण्यात येईल . 
अ) त्यास यापूर्वीच कर्मचारी म्हणुन कायम करण्यात आले असेल अशा प्रकरणी किंवा, 
ब ) तो सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमान्वये या पूर्वीच परिक्षा उत्तीर्ण झाला असेल अशा 

प्रकरणी किंवा, 
2) कोणत्याही दिनांकास कर्मचारी 45 वर्षे वयाचा झाल्यानंतर त्यास परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट 

देण्यात येईल. 
11 . परिक्षा सर्वसाधारणपणे वर्षातून एकदा घेण्यात येईल, एखादया वर्षी जर कोणत्याही कारणास्तव परिक्षा 

घेण्यात आली नाही तर कालावधी व संधीची गणना करताना वगळण्यात येईल . 
12 . निर्वचनाच्या शक्तिः 

या नियमातील तदतूदीनुसार अधिका- यांच्या कर्मचा-यांच्या एखादया संवर्गास कोणती विभागीय परिक्षा 
उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे वा कोणत्या संवर्गास ही परिक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट आहे या संबंधी 
कोणताही विवाद उत्पन्न झाल्यास त्या बाबतचा आयुक्तांचा निर्णय अंतिम असेल. 


१३ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै, २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 

परिशिष्ट अ 

(नियम 3) 


विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असलेले संवर्ग 


विभाग 
प्रशासकिय 


सेवा 


| लिपीक / वरिष्ठ लिपीकाकार्यालय अधिक्षक/ उप अधिक्षक / लघुलेखन 
विभाग अधिकारी/प्रशासन अधिकारी/ सहाय्यक आयुक्त उप आयुक्त/उप करनिर्धारक व 
संकलक (मिळकत कर) सचिव सहसचिव जनसंपर्क अधिकारी सहा. जनसंपर्क अधिकारी/वृक्ष 
संवर्धन व उघान अधिकारी / सहा.उधान अधिकारी 
लिपीक संवर्गात येणारी पदे 
लिपीक - टंकलेखक माहिती नोंदणीकार /लिपीक -/ लेखा लिपीक रोखपाल/ भांडारपाल / लेजर 
क्लार्क स्टोअर किपर दुरध्वनी चालक / समयलेखक 
उपलेखापाल 
सहाय्यक लेखा अधिकारी 
लेखा अधिकारी (वर्ग - 1 ) 
| लेखा अधिकारी (वर्ग - 2) 


लेखालेखा 
परिक्षण सेवा 


परिशिष्ठ छ - 2 मध्ये विहित केलेंडर परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य शासनेही संवर्ग 


संवर्ग 


अ . क्र 
11 


विभाग 
अग्निशमन 


अग्निशमनाड्रायव्हर ऑपरेटर 


महानगरपालिकेच्यातिरिक्त इतर प्रधिका- याकडून घेतल्या जाणा- या विशित विक्षागीय परीक्षा 


अ . क्र . 


विभाग 
अग्निशमन 


परीक्षा घेणारा प्रधिकारी 
अग्निशमन 
महाविघालय , नागपुर 


उपस्थानक अधिकारी स्थानक अधिकारी उप 
अग्निशमन अधिकारी (विभागीय अधिकारी परीक्षा ) 


2 


अभियंत्रिकी 

अभियंत्रिकी अधिकारी 
स्थापत्याविधुत यांत्रिकी महाविघालय, नाशिक 


स्थापत्य अिभयांत्रिकी सहाय्यक आवेक्षक कनिष्ठ 
अभियंता,उप अभियंता 


भाग - अ असाधारण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 

परिशिष्ट 35 


विभागीय परीक्षा 


प्रश्नपत्रिका - 1 


( गुण 100 , वेळ 3 तास ) 


1 . सारांशलेखन 
2 . टिपणी लेखन 
3 . पत्रलेखन 
4 . भाषांतर ( इग्रजीतून मराठीत ) 


टिप - या प्रश्नपत्रिकेचे माध्यम मराठी असेल व प्रश्नांची उत्तरे मराठी भाषेत यावी लागतील . 


प्रश्नपत्रिका - 2 


( पुस्तकासह ) 


( गुण 100, वेळ 3 तास ) 


. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 परिशिष्ट 4 व अनुसुची - इ प्ररकणे 1 ते 19 
व विशेष करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार असलेले प्राधिकारी यांचे 
कर्तव्ये, जबाबदा - या व कामकाजाची पध्दती. 


प्रश्नपत्रिका - 3 


( पुस्तकासह ) 


( गुण 100, वेळ 3 तास) 


1 ) सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती: 


( 75 गुण ) 


वेतन । 
वर्तणूक आणि शिस्त व अपील 
निवृत्ती वेतन नियम 


( 20 गुण ) 


2 ) रचना व कार्यपध्दती: 

सहा गळे पध्दती. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


लिपीक वा तत्सम संवर्गातील ज्या कर्मचायांना ( गट क ) लेख / लेखा परिक्षण सेवा विभागात काम 
करण्याची इच्छा असेल त्यांना प्रश्नपत्रिका 1 , 2, 3 व्यतिरिक्त पुढे विहित करण्यात आलेल्या 

विषयाच्या परिक्षेत उत्तीर्ण व्हावे लागेल . 


प्रश्नपत्रिका - 4 


( पुस्तकासह ) 

( गुण 100, वेळ 3 तास ) 
1 ) महाराष्ट्र वित्त नियम 1959 
2 ) महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका प्रकरण 5,5,7,94 17 अभ्यासात नाही 

परिशिष्टे 2, 4, 8, 9,11 वगळून 
3 ) महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियमावली 1965 तसेच नियमावली 1992 
4 ) महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमावली 2,3 ,6,7, 9,11,12.1 ते 12.5 इतकी 

प्रकरणे अभ्यासक्रमात आहेत . 
5 ) महानगरपालिकेच्या निविदेसाठीच्या सर्वसाधारण अटी व शर्ती 


प्रश्नपत्रिका - 5 


( पुस्तकासह ) 


(100 गुण वेळ 3 तास ) 


1 . Book Keeping $ Accountancy . 
2 . Accrual Based double entry accounting . 
3 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण अधिनियम 1947 
4 महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण नियम 1949 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आपा ३० , शके १९३६ 

भाग १ - अ असाधारा 
गट- क च्या कर्मचायांना गट - ब च्या पदावर पदोन्ती मिळण्यापूर्वी या 
परिशिष्टातील प्रश्नपत्रिका क्र . 1 , 2 , 3 व्यतिरिक्त खालील प्रश्नपत्रिकेत उत्तीर्ण होणे 

आवश्यक असेल. 


प्रश्नपत्रिका - 6 


( पुस्तकासह ) 


( 100 गुण वेळ 3 तास) 


1. महाराष्ट्र प्रादेशीक व नगररचना अधिनियम 1966 
2 . महानगरपालिका ( घनकचरा व्यवस्थापन ) उपविधी 2002 
3. महाराष्ट्र ( नागरी क्षेत्र ) वृक्षांचे जतन , अधिनियम 1975 
4 . सुवर्ण जयंती रोजगार योजना 
5. झोपडपटी सुधार योजना 
6 . अंध व अपंगासाठीच्या शासनाच्या सवलती व योजना 
7. समाजविकास व बालकल्याण संबधीच्या शासनाच्या व महानगरपालिकेच्या योजना 


१० 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


परिशिष्टक 
विभागीय परीक्षा ( अग्निशमन ) 

विभाग अग्निशमन 
संवर्ग - अग्निशामक / ड्रायव्हर ऑपरेटर 


तोंडी व प्रात्यक्षिक परिक्षाः 


(100 - गुण ) 


1) रासायनिक अग्निशामके 
2 ) शिड्या 
3) होज पाईप 
4) फोम व होम साधने 
5) हायड्रेट व होज फिटींग 
6 ) पंप 
7 ) वॉटर रिले 
8 ) गाठी 
9) श्वसन उपकरणे 
10 ) कवायत 


- प्रकार , उपयोग , देखभाल ब निगा 
- प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
- प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
- प्रकार , उपयोग देखभाल व निगा 
- प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
- प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
- प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
- प्रकार , उपयोग , देखभाल व निगा 
- साहित्याची नावे व वापर 
- आज्ञापालन व सहाकायासोबत बवायत करण्याची 

क्षमता. 


लेखी परीक्षा: 


( 100 गुण वेळ 2 तास ) 


1) प्रथमपोचार - प्रथमोपचार पेटीतील साहित्य व भाजणे अस्थिभंग,घुसमटनेरक्तस्त्राव जखमा 

याचेवर करावयाच्या प्रथमपोचाराची माहिती देणे . 
2) वॉचरूम कार्यपध्दती - वॉचरूममध्ये ठेवल्या जाणाया रेकार्डची माहिती त्यासाठी वापरले जाणारे नसुन्ने 

व काल्पनिक संदेशावर वॉचरूमच्या रेकॉर्डमध्ये नोंद करणे . 
3 ) अग्निशामक - पदाच्या कर्तव्याची माहिती असणे व ती कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कराव्या 
व ड्रायव्हर ऑपरेटर लागणा- या कामाबद्दलचा तपशील . 
पदाची कर्तव्ये 
4 ) शिस्त व कर्तव्यपालन - शिस्तीचे व कर्तव्यपालनाचे अग्निशमन विभागातील महत्व व ज्यांचे पालन न 

झाल्यास होणारे परिणाम, कर्तव्यपालन न झाल्यामुळे वा झाल्यामुळे 
आठवणीत राहिलेल्या एखाद्या प्रसंगाचे वर्णन , 


औ. भाग १अ ( असा) - ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 

भाग १-अअसाधारण 
परिशिष्ट - 4 

पदोन्नतीसाठी एकीकत संवर्ग 
प्रस्तावना: 

महानगरपालिकेच्या कामाची व्याप्ती विचारात घेऊन वेळोवेळी विविध संवर्ग निर्माण करण्यात 
आलेले आहेत. मात्र या संवर्गातील कर्मचा- यांना पदोन्नतीची संधी उपलब्ध व्हाव्यात व त्यांची सेवा जेष्ठता 
निश्चित करण्याकरीता प्रशासकीय कामाच्या सोईसाठी खालीलप्रमाणे एकीकृत संवर्ग निर्माण करण्यात येत 
आहे . 


निर्माण करण्यात 
येणा- यां 
समकक्ष पदे 

মী । 
एकीकृत संवर्गाचे 
नाम 
विभाग अधिकारी / प्रशासकीय 

सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
विभाग अधिकारी 

अधिकारी/ सह. समाहारक व निर्धारक / सहा.कर महानगरपालिका अधिनियम 
( रू . 6500-10500) 
निर्धारक व संकलक 

1949 प्रमाणे असतील. 

सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
2 अधिक्षक कार्यालय अधिक्षक / कर अधिक्षक 

महानगरपालिका अधिनियम 

1949 प्रमाणे असतील. 

सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
वरीष्ठ लिपीक / 

वरीष्ठ लिपीक 

महानगरपालिका अधिनियम 
कर निरिक्षक वरीष्ठ लिपीक , करनिरिक्षक 

1949 प्रमाणे असतील. 
लिपीक टंकलेखक माहिती नोंदणीकार कर लिपीक सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
14 लिपीक 

लिपीक भांडारपाल / स्टोअर किपर / लेजर क्लार्क महानगरपालिका अधिनियम 
समयलेखक 

1949 प्रमाणे असतील . 

सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
शिपाई निलमुद्रक ,उब्दाहन चालक , सायक्लास्टायील 
5 शिपाई 

महानगरपालिका अधिनियम 
झेरॉक्स ऑपरेटर नोटीस बजावणीस /क्लिनर 

1949 प्रमाणे असतील. 
अपघात वैद्यकीय अधिकारी , वैदयकीय अधिकारी , 
वैदकशास्त्र तज्ञ, शल्यचिकित्सक , स्त्रीरोग तज्ञ 

बालरोग तज्ञ क्षकिरण तज्ञ ,दंत शल्यचिकित्सक सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
6 वैद्यकीय अधिकारी | तवचारोग तज्ञ, नेत्र शल्यचिकित्सक , नाक कान व महानगरपालिका अधिनियम 

घसा तज्ञ, नवजात अर्भक रोग तज रक्त संक्रमण 1949 प्रमाणे असतील . 

अधिकारी, मानसोपचार तज्ञ , अस्थिव्यंग तज्ञ , 
विकृतशास्त्र तज्ञ , बधिरीकरण तज्ञ , त्वचारोग तज्ञ . 

सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
7 | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ प्रयोगशाळा तंत्रज/रक्तपेढी तंत्रज्ञ 

महानगरपालिका अधिनियम 
1949 प्रमाणे असतील , 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै . २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


प्रयोगशाळा 
सहाय्यक 


प्रयोगशाळा सहाय्यकारक्कतपेढी सहाय्यक 


9 कक्ष सेवक 


कक्ष सेवका कक्ष सेविका/ शवविच्छेदन 
मदतनीस , रुग्णवाहीका क्लिनर कम कक्ष सेवक 


सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम 

1949 प्रमाणे असतील . 
सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम 

1949 प्रमाणे असतील. 
सदरचे पदाची कर्तव्ये महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अधिनियम 
1949 प्रमाणे असतील. 


10 सिस्टर इनचार्ज 


सिस्टर इनचार्ज/ नाइट सुपरवाईझर 


। वर निदेशित केल्याप्रमाणे संवर्गाचे एकत्रित करण प्रत्येक महापलिकेने स्वतंत्रपणे करावयाचे आहे . 
2. या एकत्रित सवंर्गातील पद धारक बदलीस अंतरपरिवर्तनीय आसतील. 
3. समावेशन:- जे कर्मचारी नियमीतपणे पद धारण करीत असतील व सबंधीत पदाच्या भरतीवेळी 

वेळोवेळी प्रचालीत असलेल्या सेवा प्रवेश नियामांचा तरतुदीनंसार त्या पदावर नियुक्ती झालेली असेल 
तर संबधीत एकीकृत संवर्गात त्याचे नियमित समावेश झाले आहे, असे मानले जाईल म्हणजेच त्याने 
धारण केलेले पद ज्या एकिकृत संवर्गात समाविष्ट केले असेल त्या एकिकृत संवर्गात त्याचे समावेशन 

होईल . 
4 . ज्येष्ठाताः- एकीकृत संवर्गाचे ज्येष्ठता महाराष्ट्र नागरी लेखा ज्येष्ठता नियम 1981 प्रमाणे निश्चित 

करण्यात येईल . 


आयपत 
लातूर शहर महानगरपालिका, लातूर 


परिशिष्ट2 

लातूरशहरमहानगरपालिकासेवाप्रवेशनियम महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियमचेतरतुदीनुसारनेमणुककरावयाच्याअधिका-यांच्यापदांसाठीची कलम45(3)व457(3)अन्वयेविहितशैक्षणिकवइतरअर्हता 

(पहा(नियम3) नेमणुकीचीपध्दत 

कमाल 1.सरळसेवा/नामनिर्देशन। प्रतिनियुक्ती 

शासनानेअंतिमतमंजूरकेलेलेसेवाप्रवेश 2.पदोन्नती 


पदनाम 


।सेवा 


श्रेणी-1प्रशासकीयसेवा 


आयुक्त 


पदोन्नती100% 


राज्यशासनाकडूनवेळोवेळीनेमणूककरण्यातयेईलअसाअधिकारी (महाराष्ट्रमहानगरपालिकाअधिनियम,1949चेकलम36प्रमाणे) अ)मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाचीकोणत्याही 
शाखेची 
पदवीकिंवासमकक्षअर्हता आणि न)महापालिकाउपआयुक्तयापदावरीलकिमान5वर्षाचाअनुभव। शासनसेनेतीलानिमशासकीयसेवेतीलस्थानिकस्वराज्यसेवेतीलसमकक्षपद5वर्षापासून 
धारणकरणारे 
अधिकारी, 


श्रेणी-1प्रशासकीयसेवा 


अतिरिक्तआयुक्त 


.प्रतिनियुक्ती 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता 

वराज्यशासनाकडीलउपजिल्हाधिकारी।मुख्याधिकारी(वर्ग-1)/शासनसेवेतील 40वर्षे 

समकक्षपदावरीलकिमान-5वर्षांचाअनुभवधारणकरणा-याउमेदवारांमधूननेमणूककरतायेईल.किंवा महानगरपालिकेतीलसहाय्यकआयुक्तयापदावर5वर्षाचाअनुभवधारणकरणा-याउमेदवारांमधूनकरतायेईल क)किंवाशासनसेवेतील/निमशासकीयसेवेतील।स्थानिकस्वराज्यसेवेतीलसमकक्षपद5वर्षापासूनधारण 
करणारे 
अधिकारी 
यांची 
प्रतिनियुक्तीने 
नेमणूक 
करता 
येईल अ)मान्यताप्राप्तविदयापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हता आणि ब)महापालिकाउपआयुक्तयापदावरीलकिमान5वर्षाचाअनुभव 


नामनिर्देशन 

25% 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


श्रेणी-1प्रशासकीयसेवा 


उपआयुक्त 


पदोजमाती75% 


प्रतिनियुक्ती 


शासनसेवेतीलानिमशासकीयसेवेतीलस्थानिकस्वराज्यसेवेतीलसमकक्षपद5वर्षापासनधारणकरणारेअधिकारी. 


नामनिर्देशन1/3% 


श्रेणी-1प्रशासकीयसेवा 


सहाय्यकआयुक्त। 

विभागअधिकारी। मुल्यनिर्धारकवकरसंकलक 

अधिकारी 


पदोन्नती2/3% 


अ)मान्यताप्राप्तविदयापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हताआणिअखिलभारतीयस्थानीक स्वराज्यसंस्थेकडील|GSपरीक्षाउत्तीर्ण 

ब)राज्यशासनाकडीलमुख्यलिपिककिंवासमकक्षपदावरीलकिंवाकोणत्याहीमहानगरपालिकाआस्थापनेवरील 40वर्षे 

अधिक्षकयापदावरीलकिमान5वर्षाचाअनुभवधारणकरणा-याउमेदवरांमधूनसरळसेवेनेनेमणूककरतायेईल क)शासनसेवेतील/निमशासकियसेवेतीलस्थानिकस्वराज्यसेवेतीलसमकक्षपद3वर्षापासूनधारणकरणारे 
अधिकारीयांचीप्रतिनियुक्तीने 
नेमणूक 
करता 
येईल 
. महानगरपालिकेच्याअधिक्षकसंवर्गातीलवL.G.Sपदविकाउत्तीर्णअसणा-या कर्मचा-यांमधूनकिमान5वर्षाचाअनुभव शासनसेवेतील/निमशासकियसेवेतील/स्थानिकस्वराज्यसेवेतीलसमकक्षपद3वर्षापासूनधारणकरणारे अधिकारी अ)महानगरपालिकाआस्थापनेवरीलमुख्यलिपीकयासंवर्गातीलाकिंवासमकक्षपदावरीलकमान5वर्षाचाअनुभव आणि, न)विभागीयपरिक्षाउत्तीर्णआवश्यक क)L.G.S.परीक्षाउत्तीर्ण 


प्रतिनियुक्ती 


भाग १ - अ असाधारण 


श्रेणी-3प्रशासकीयसेवा 


अधिक्षक 


पदोन्नती100% 


नामनिर्देशन 


औरंगाबाद विभाग 


श्रेणी-3प्रशासकीयसेवा 


प्रमुखलिपीक 


पदोन्नती 


नामनिर्देशन 


श्रेणी-3प्रशासकीयसेवा 


खरेदीपर्यवेकक्षक 

/भांडारपाल 


पदोन्नती 


श्रेणी-3प्रशासकीयसेवा 


स्वीयसहाय्यक 


नामनिर्देशन100% 


नामनिर्देशन 


आमान्यताप्राप्तविदयापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकाक्षअर्हताआणि 33वर्षे 

ब)अखिलभारतीयस्थानीकस्वराज्यसंस्थेकडीलL.G..परीक्षाउत्तीर्णआणि क)शासकीय/निमशासकीयस्थानिकस्वराज्यसंस्येकडीलवरिष्ठलिपीकाकरनिरीक्षककिंवासमकक्षपदावरील किमान5वर्षांचा अ)महानगरपालिकाआस्थापनेवरीलवरिष्ठलिपीककरनिरीक्षकयासंवर्गातकिमान5 वर्षाचाअनुभव ब)विभागीयपरीक्षाउत्तीर्णआवश्यक क)L.G.S.परीक्षाउत्तीर्ण 

अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीपदवीअसावीकिवासमकक्षअर्हता 33वर्षेन)महानगरपालिकेतीलअधिक्षक,बसमकक्षपदाचापाचवर्षापेक्षाकमीनसेलइतकाअनुभवअसावा, 

निम्नसंवर्गातउमेदवारपदोन्नतीसाठीउपलब्धनसल्यासचनामनिर्देशनाव्दारेपदभरलेजाईल. पुढीलअर्हतावअनुभवअसलेल्यामहानगरपालिकेतीलयोग्यव्यक्तींमधूनज्येष्ठतेच्यातत्त्वावरपदोगनतीव्दारे नेमणूककरतायेईल. अ)मान्यताप्राप्तविदयापीठाचीपदवीअसावी न)महानगरपालिकेतीलअधिक्षक,वसमकक्षपदाचापाचवर्षापेक्षाकमीनसेलइतकाअनुभवअसावा, अ)एस.एस.सीपरीक्षाउत्तीर्णअसणेआवश्यकपदवीधारकांनाप्राधान्य बाराज्यशासनाचीमराठीलघुलेखानाची80श.प्र.मि.व30श.प्र.मि.वेगाचीटंकलेखनपरिक्षाउत्तीर्णकामहाराष्ट्र राज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृतMS-CITउत्तीर्णकिंवाDOE.A.C.C.सोसायटीच्या 

अधिकृतC.C.C.किवा0स्तरकिंवाAकिंवाBस्तरCपैकीकोणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचेप्रमाणपत्र 33वर्षे 

आमान्यताप्राप्तविदयापीठाचीकोणत्याहीशाखेचीपदवीकिंवासमकक्षअर्हताआणि ब)अखिलभारतीयस्थानीकस्वराज्यसंस्थैकडीलL.S.G.D.परीक्षाउत्तीर्णअसल्यासप्राधान्य, अ)महानगरपालिकाआस्थापनेवरीललिपीकयासंवर्गातकिमान5वर्षाचाअनुभव न)निम्नस्तरविभागीयपरीक्षाउत्तीर्णआवश्यकआणि क)L.G.S.परीक्षाउत्तीर्ण अ)एस.एस.सीपरीक्षाउत्तीर्णअसणेआवश्यकपदवीधारकांनाप्राधान्य 

नाराज्यशासनाचीमराठीटंकलेखन30श.प्र.मि.(जीसीसी)/इंग्रजीटंकलेखन40श.प्र.मि.शासकीयपरिक्षाउत्तीर्ण 33वर्षे 

कामहाराष्ट्रराज्यउच्चवतंत्रशिक्षणमंडळ,मुंबईयांचेकडीलअधिकृतMS-CITउत्तीर्णकिंवाD.OEA.C.C. सोसायटीच्याअधिकृतC.C.C.किला0स्तरकिंवाकिंवाBस्तरलपैकीकोणतीहीएकपरीक्षाउत्तीर्णझाल्याचे प्रमाणपत्र 

ड)मराठीलिहिताबोलताव वांचतायेणेआवश्यक अ)महानगरपालिकाआस्थापनेवरीलकिमानएच.एस.सी.परीक्षाउत्तीर्णपदवीधारकानाप्राधान्य ब)मराठीटंकलेखन30श.प्र.मि.(जीसीसी/इंग्रजीटंकलेखन40श.प्र.मि.शासकीयपरिक्षाउत्तीर्ण काMS-CITपरीक्षाउत्तीर्ण अ)मराठी7वीपरीक्षाउत्तीर्णआणि ब)जडवाहनचालविणेयाचापरवाना 

कापरवानामिळाल्यानंतरवाहनचालविण्याचाचिमान३वर्षाचाअनुभवआणि 33वर्षेइ)मराठीलिहीताबोलताववाचतायेणेआवश्यक, 

इ)वाहनदुरुस्तीदेखभालीचेकामासंबंधीप्रशिक्षणाचेमान्यवरशैक्षणिकसंस्थेचे धारणकरणारासप्राधान्य 

ई)महानगरपालिकासेवेतीलवित्तनरवागट-इ मधीलवरीलअर्हताधारणकरणा-याकर्मचा-यांनाप्राधान्य महानगरपालिकेच्याआस्थापनेवरीलक्लिनरयासंवर्गातील5वर्षाचाअनुभव असणा-यावउपरोक्तअर्हताधारणकरणा-याकर्मचा-यांमधूनपदोन्नतीनेनेमणूक 


श्रेणी-3प्रशासकीयसेवा 


वरिष्टलिपीक 


पदोनती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


नामनिर्देशन75% 


10 


पेणी-3प्रशासकीयसेवा 


कनिष्टलिपीककामकॉम्पुटर 

ऑपरेटर 


पदोन्नती25% 


नामनिर्देशन90% 


11ोणी-3पशासकीयसेवा 


वाहनचालक(जड़) 


पदोन्नती10% 


नामनिर्देशन 
90 
% 


12 


श्रेणी-3प्रशासकीयसेवा 


वाहावाहनचालक(हलके) 


अमराठी7 
वीं 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
आणि 
ब 
) 
हलके 
वाहन 
चालविणे 
याचा 
परवाना 

क 
) 
परवाना 
मिळाल्यानंतर 
वाहन 
चालविण्याचा 
किमान 
3 
वर्षांचा 
अनुभव 
आणि 
, 
33 
वर्षे 
ड 
) 
मराठी 
लिहीता 
बोलता 
व 
वाचता 
येणे 
आवश्यक 
. 

इ 
) 
वाहन 
दुरुस्ती 
देखभालीचे 
कामासंबंधी 
प्रशिक्षणाचे 
मान्यवर 
शैक्षणिकसंस्थेचे धारणकरणारास 
फ 
) 
महानगरपालिका 
सेवेतील 
क्लिनर 
वा 
गट 
- 
इ 
मधील 
वरील 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
कर्मचा 
- 
यांना 
प्राधान्य 
महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील 
क्लिनर 
या 
संवर्गातील 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
असणा 
- 
या 
व 
उपरोक्त 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
कर्मचा 
- 
यांमधून 
पदोन्नतीने 
नेमणूक अ)इयत्ता7वीचीपरीक्षाउत्तीर्ण 
न 
) 
मराठी 
लिहीता 
बोलता 
व 
वाचता 
येणे 
आवश्यक 


पदोन्नती10% 


श्रेणी-प्रशासकीयसेवा 


नामनिर्देशन100% 


लेखाविभाग 


नामनिर्देशन 


अ 
) 
वित्तीय 
व्यवस्थापनातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
किंवा 
सी 
. 
ए 
. 
( 
चार्टर्ड 
अकाऊटंट 
) 
उत्तीर्ण 
असणे 
आवश्यक 
ब 
) 
शासकीय 
/ 
निमशासकीय 
/ 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
लेखा 
संवर्गातील 
वर्ग 
2 
च्या 
पदावरील 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
क 
) 
मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि 
वित्तीय 
व्यवस्थापनातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
किंवा 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
( 
डी 
एफ 
. 
एम 
. 
) 
पदविका 
किंवा 
G 
. 
D 
. 
C 
. 
RA 
किंवा 
L 
. 
G 
. 
S 
. 
उत्तीर्ण 
असणे 
आवश्यक 
ड 
) 
महानगरपालिका 
विभागीय 
परीक्षा 
( 
लेखा 
) 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
कार्यरत 
उप 
मुख्य 
व 
वित्त 
अधिकारी 
संवर्गाचा 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
अथवा 
लेखा 
अधिका 
- 
यांतून 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
किंवा 
, 
शासनाकडौल 
महाराष्ट्र 
वित्त 
व 
लेखा 
सेवेतील 
वर्ग 
1 
च्या 
अधिका 
- 
यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने 
नेमणूक 
करता 
येईल 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै, २०१४ : आषाढ ३०, शके १९३६ 


श्रेणी-1लेखासेवा 


मुख्यलेखाअधिकारी 


पदोन्नती 


आमान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
विंचा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि 
न 
) 
वित्तीय 
व्यवस्थापनातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
किंवा 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्यसंस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
( 
डी 
. 
एफ 
. 
एम 
. 
) 
पदविका 
किंवा 
G 
. 
D 
. 
C 
. 
RA 
किंवा 
L 
. 
G 
. 
S 
. 
उत्तीर्ण 
असणे 
आवश्यक 
क 
) 
महानगरपालिका 
विभागीय 
परीक्षा 
( 
लेखा 
) 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
कार्यरत 
उप 
मुख्य 
व 
वित्त 
अधिकारी 
संवर्गाचा 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
अथवा 
लेखा 
अधिका 
- 
यांतून 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
। 


प्रतिनियुक्ती 


शासनाकडील 
महाराष्ट्र 
वित्त 
व 
लेखा 
सेवेतील 
वर्ग 
1 
च्या 
अधिका 
- 
यामधुन 
प्रतिनियुक्तिने 


नामनिर्देशन 


15 


शेणी-2लेखासेवा 


लेखाधिकारी 


अ 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विदयापीइचीपदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 

ब)वित्तीय 
व्यवस्थापनातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
/ 
पदविका 
किंवा 
वाणिज्य 
शाखेची 
पदव्युत्तर 
पदवी 
धारक 
उमेदवारास 
प्राधान्य 
40 
वर्षे 
अथवा 
राज्य 
शासनाकई 
MAS 
( 
महाराष्ट्र 
अकाऊंटंट 
सर्व्हिसेस 
कनिष्ठ 
स्तर 
) 
परिक्षा 
उत्तीर्ण 
किंवा 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज 
संस्थेकडील 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
पदचिका 
( 
DEM 
) 
असणे 
आवश्यक 

क)शासनाकडील 
सहाय्यक 
लेखाधिकारी 
या 
पदावरील 
05 
वर्षाचा 
अनुभव 
अमान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
वाणिज्य 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि 
ब 
) 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्यसंस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
( 
डी 
. 
एफ 
. 
एम 
. 
) 
पदविका 
किंवा 
G 
. 
D 
. 
C 
. 
& 
A 
किंवा 
L 
. 
G 
. 
S 
. 
पदविका 
, 
क 
) 
महापालिका 
वरिष्ठ 
स्तर 
विभागीय 
परिक्षा 
( 
लेखा 
) 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
सहाय्यक 
लेखाधिकारी 
या 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 


पदोन्नती 


भाग १ -अअसाधारण 


नामनिर्देशन 

5 


3 


अ) 
मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
वाणिज्य 
शाखेची 
पदवी 
किंवासमकक्ष 
अर्हता 
आणि 
न 
) 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्यसंस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
( 
डी 
. 
एफ 
. 
एम 
. 
) 
पदविका 
किंवा G.D.C&AकिवाL.G.S.उत्तीर्णअसल्यासप्राधान्य 

क)राज्यशासनाकडील 
उपलेखापाल 
अथवा 
महापालिका 
आस्थापनेवरील 
उपलेखापाल 
या 
पदावरील 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारा 
मधून 
सरळ 
सेतेन 
नेमणूक 
करता 
येईल 
. 
ड 
) 
निवड 
झालेल्याउमेदवारांस 
विभागीयपरीक्षा 
उत्तीर्णहोणे 
अनिवार्यराहिल. 


औरंगाबाद विभाग 


श्रेणी-3लेखासेवा 


सहाय्यकलेखापाल 


पदोन्नती 
75 
% 


अमान्यताप्राप्तविद्यापीठाची 
वाणिज्य 
शाखेची 
पदवी 
किंवासमकाम 
अर्हता 
आणि 
बाअखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्यसंस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
( 
डी 
. 
एफ 
. 
एम 
. 
) 
पदविका 
किंवा 
| 
G 
.D 
. 
C 
.BA 
किंवा 
L 
.G. 
S 
. 
उत्तीर्ण 
असल्यास 
किंवा 
डामहानगरपालिका 
वरिष्ठस्तर 
असणा 
- 
या 
अधिका 
- 
यातून 
उपलेखापाल 
या 
जेष्ठता 
तपासूनच 
निकषान्वये 
पदोन्नतीने 
नियुक्ती 
करता 
येईल 
. 
विभागीय 
परीक्षा 
( 
लेखा 
) 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
वरिष्ठ 
लिपीक 
या 
पदावरील 
किमान 
51 
वर्षाचा 
अनुभव 
असणा 
- 
या 
अधिका 
- 
यातून 
ज्येष्ठता 
व 
पात्रतेच्या 
निष्कर्यान्वये 
75%पदोन्नतीने 
नियुक्ती 
करता 


येईल 
. 


नामनिर्देशन25% 


श्रेणी-3लेखासेवा 


रोखपाल 


33वर्षे। 

आउमेदवारा 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्षअर्हताआणि ब)L.S.G.D.परीक्षाउत्तीर्ण 
आलेखा 
विभागातील 
वरीष्ठ 
पदावरील 
5 
वर्ष 
काम 
केल्याचा 
अनुभव 
आसावा 
. 
) 
निम्नस्तर 
विभागीय 
परीक्षा 
उत्तीर्ण आवश्यकआणि 
न 
) 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्यसंस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
( 
डी 
.एफ 
. 
एम 
. 
)पदविका 
किंवा 
G.D.C 
. 
& 
A 
विचाLG 
. 
S.परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असल्यासकिंवा 
L 
.S.G 
.D 


पदोन्नती75% 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


लेखापरिक्षणविभाग 


नामनिर्देशन 


आ 
वित्तीय 
व्यवस्थापनातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
किंवा 
जी 
सी 
ए 
( 
चार्टर्ड 
अकाऊटंट 
) 
उत्तीर्ण 
असणे 
आवश्यक 
ब 
) 
राज्य 
शासना 
कडील 
एम 
. 
ए 
. 
एफ 
. 
एस 
. 
( 
महाराष्ट्र 
अकाऊटंट 
अन्ड 
फायनान्स 
सर्व्हिसेस 
वर्ग 
- 
1 
परिक्षा 
उत्तीर्ण 

असलेल्या 
उमेदवारास 
प्राधान्य 
40 
वर्षे 
क 
) 
शासकीय 
/ 
निमशासकीय 
/ 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
लेखा 
संवर्गातील 
वर्ग 
2 
च्या 
पदावरील 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 

धारणकरणा-या 
उमेदवारांमधुन 
सरळ 
सेवेने 
नेमणूक 
करता 
येईल. 
इ 
) 
किंवा 
शासना 
कडील 
महाराष्ट्र 
वित्त 
व 
लेखा 
सेवेतील 
वर्ग 
च्या 
अधिका 
- 
यांमधून 
प्रतिनियुक्तीने 
नेमणूक 
करता येईल. 


प्रभणी-लेखापरिक्षणसेवा 


मुख्यलेखापरीक्षक 


पदोन्नती 


आमान्यताप्राप्तविदयापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
किंवासमकक्षअर्हताआणि 
ब 
) 
वित्तीय 
व्यवस्थानातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
किंवा 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्यसंस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
(डी. 
एफ 
. 
एम 
. 
) 
पदविका 
किंवा 
G. 
D 
. 
C 
. 
& 
A 
किंवाL 
. 
G 
. 
S 
. 
उत्तीर्ण 
असणे 
आवश्यक 
क 
) 
महानगरपालिका 
वरिष्ठस्तर 
विभागीय 
परीक्षा 
( 
लेखा 
) 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
कार्यरत 
लेखा 
परीक्षक 
( 
वर्ग 
- 
1 
) 
पदावरील 
किमान 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक शासनाकडील 
वित्त 
वलेखासेवेतील 
वर्ग- 
1च्या 
अधिका 
- 
यामधुन 
प्रतिनियुक्ती 


प्रतिनियुक्ती 


नामनिर्देशन 


अ 
) 
वित्तीय 
व्यवस्थापनातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
किंवा 
जी 
. 
सी 
. 
ए 
. 
( 
चार्टर्ड 
अकाऊंटंट 
) 
उत्तीर्ण 
असणे 
आवश्यक 33वर्षे 

ब) 
अखिल 
भारतीयस्थानिक 
स्वराज्यसंस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
( 
डी. 
एफ 
. 
एम.) 
पदविका 
किंवा 
G 
. 
D 
. 
C 
. 
& 
A 
किंवा 
LG 
. 
S 
. 
उत्तीर्ण 
असल्यास 
काशासनाकडील 
लेखा 
सेवेतील 
वर्ग 
- 
2 
च्या 
पदावरील 
पाच 
वर्षाचा 
अनुभव 
असल्यास 
प्राधान्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


श्रेणी 
- 
उलेखा 
परिक्षण 
सेवा 


सहाय्यक 
लेखापरीक्षक 


पदोन्नती 


अमान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
वाणिज्य 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि ब 
) 
वित्तीय 
व्यवस्थापनातील 
पदव्युत्तरपदवीकिंवा 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्यसंस्थेकडील 
लोकल 
फायनान्स 
मॅनेजमेंट 
( 
डी 
. 
एफ 
. 
एम 
. 
) 
पदविका 
किंवा 
G 
. 
D 
. 
C 
. 
& 
A 
किंवा 
LG 
. 
S 
. 
उत्तीर्ण 
असणे 
आवश्यक 

कामहानगरपालिका 
वरीष्ठस्तर 
विभागीय 
परीक्षा 
( 
लेखा 
) 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
लेखा 
अधिकारी 
वर्ग 
- 
2 
या 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 


विधीविभाग 


नामनिर्देशन 


20 


श्रेणी-1प्रशासकीयसेवा 


कायदा/विधीअधिकारी 


म 
) 
मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाचा 
विधी 
शाखेचा 
पदवीधर 
पदव्युत्तर 
पदवीधारकास 
प्राधान्य 
( 
एल 
. 
एल 
. 
एम 
. 
) 
आणि 
40 
वर्षे 
ब 
) 
जिल्हा 
न्यायालयातील 
स्वतंत्र 
वकिलीचा 
7 
वर्षाचा 
विशेषतः 
महानगरपालिका 
अधिनियम 
, 
कॉन्ट्रक्ट 

प्रशासकीय 
व 
कामगार 
विषयक 
अधिनियमाच्या 
कामाचा 
महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील 
सहाय्यक 
विधी 
अधिकारी 
संवर्गात 
7 
वर्षाची 
सेवा 
पूर्ण 
झालेल्या 
व 
नामनिर्देशनासाठी 
आवश्यक 
शैक्षणिक 
व 
इतर 
अर्हता 
पूर्ण 
करीत 
असलेल्या 
कर्मचा 
- 
यास 


पदोमानती 


भाग १- अ असाधारण 


महिलावबालविकासविभाग 


औ , भाग १ अ ( असा ) - ४ 


औरंगाबाद विभाग 


अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
समाजशास्त्र 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
कोणत्याही 
शाखेतील 
पदवी 
आणि 

नामनिर्देशनप्रतिनियक्ती40वर्षेM.S.W.पदव्युत्तरपदवी 
21 
श्रेणी 
- 
1 
प्रशासकीय 
सेवा 
महिला 
व 
बालविकास 
अधिकारी 

ब 
) 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
LG 
. 
S 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असणे 
. 
शासकीय 
/ 
निमशासकीय 
/ 
स्थानिक 

स्वराज्य 
संस्थेकडील 
उपसमाज 
/ 
उपसमाज 
कल्याण 
अधिकारी 
या 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
. पदोन्नती 

नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
उप 
समाज 
कल्याण 
अधिकारी 
या 
संवर्गातील 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
L 
. 
G 
. 
S 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 

मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
समाजशास्त्र 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
कोणत्याही 
शाखेतील 
पदवी 
आणि नामनिर्देशन 

M.S.W.पदव्युत्तरपदवी 
22 
श्रेणी 
- 
2 
प्रशासकीय 
सेवा 
समाजकल्याण 
अधिकारी 

न 
) 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडीलL 
. 
G 
. 
S 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असणे 
, 
शासकीय 
/ 
निमशासकीय 
/ 
स्थानिक 

स्वराज्य 
संस्थेकडील 
उपसमाज 
/ 
उपसमाज 
कल्याण 
अधिकारी 
या 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव पदोन्नती 

नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
उप 
समाज 
कल्याण 
अधिकारी 
या 
संवर्गातील 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
L 
. 
G 
. 
S 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 


नामनिर्देशन 


23णी-1सचिवालयसेवा 


महानगरपालिकासचिव 

नगरसचिव 


पदोन्नती 


24श्रेणी-1तांजीकसेवा 


शहरअभियंताकार्यकारी 


नामनिर्देशन 


नगरसचिवविभाग 40वर्षे। 

अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
आणि 
L 
. 
G 
. 
S 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
ब 
) 
विधी 
शाखेच्या 
पदवीधरास 
प्राधान्य 
अ 
) 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महानगरपालिका 
आस्थापनेवरीला 
उपसचिव 
/ 
सहाय्यक 

आयुक्त 
पदाचा 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव तांधकामविभाग 

अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
शाखेची 
पदवी 
. 
33 
वर्षे 
ब 
) 
राज्य 
शासनाकडील 
व 
महानगरपालिक 
कडील 
उप 
अभियंता 
( 
स्थापत्य 
) 
यापदावरील 
07 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 

करणा 
- 
या 
उमेदवारास 
प्राधान्य 
अ 
) 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महानगरपालिका 
सेवेतील 
उप 
अभियंता 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
अमान्यताप्राप्तविदयापीठाची 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकीशाखेची 
पदवी 
, 
ब 
) 
पदव्युत्तर 
पदवी 
आणि 
/ 
अथवा 
समकक्ष 
पदावरील 
कामाचा 
अनुभव 
असल्यास 
प्राधान्य 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महापालिकेककडील 
उप 
अभियंता 
पदावरील 
किमान 
5 वर्षाचाअनुभवआवश्यक 
अमान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
शाखेची 
पदवी 
/ 
पदविका 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
वसमतुल्य 
पदाचरील 
कामाच्या 
अनुभव 
धारकास 
प्राधान्य 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
कनिष्ठ 
अभियंता 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 


पदोमती 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


नामनिर्देशन 


25 
श्रेणी 
- 
1 
ताजीक 
सेवा 


उप 
अभियंता 
( 
स्थापत्य 


नामनिर्देशन 


26 
लोणी 
- 
2 
ताजीक 
सेवा 


शाखा 
अभियंता 
( 
स्थापत्य 
) 
- 


पदोन्नती 


आवश्यक 


नामनिर्देशन 
75 
% 


27 
श्रेणी 
- 
3 
तांजीक 
सेवा 


कनिष्ठ 
अभियंता 
( 
स्थापत्य 
) 


पदोन्नती25% 


33 
वर्षे 

की 
शाखेची 
पदविका 
व 
3 
वर्षाचा 
संबधित 
कामाचा 
अनुभव 
किता 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
शाखेतील 
पदवी 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
केलेल्या 
अथवा 
अभियांत्रिकी 
महाविदयालय 
, 
नाशिक 
येथील 
कनिष्ठ 
अभियंता 
व्यावसायीक 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
है 
पद 
धारण 
करणा 
- 
या 
व 
सदर 
पदावर 
3 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
अ 
) 
महाराष्ट्र 
राज्य 
माध्यमिक 
मंडळाची 
शालान्त 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
नाशासनमान्य 
औदयोगिक 
प्रशिक्षण 
संस्था 
आरेखक 
( 
स्थापत्य 
) 
पाठयक्रम 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
किंवा 
शासनमान्य 
औद्योगिक 
तंत्र 
निकेतनाची 
भूमापक 
पाठयक्रम 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
शासनमान्य 
औदयोगिक 
प्रशिक्षण 
संस्थेची 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
( 
कन्स्ट्रक्शन 
पाठयक्रम 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 


28ोणी 
- 
3 
तांत्रीक 
सेवा 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 


पाणीपुरवठाविभाग 


श्रेणी 
- 
1तांजीक 
सेवा 


नामनिर्देशन 


जनअभियंता/कार्यकारी 

अभियंता(पाणी पुरवठा/मलनिःसारण) 


पदोन्नती 


ओणी 
- 
1 
तांजीक 
सेवा 


उपअभियंता 
( 
पाणी 
पुरवठा 
) 


नामनिर्देशन पदोन्नती 
नामनिर्देशन 


श्रेणी 
- 
2 
तांजीक 
सेवा 


शाखाअभियंता 
( 
पाणी 
पुरवठा 
) 


पदोन्नती 


अमान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
शाखेची 
पदवी 
. 
33 
वर्षे 
ब 
) 
राज्य 
शासनाकडील 
व 
महानगरपालिक 
कडील 
उप 
अभियंता 
( 
स्थापत्य 
) 
यापदावरील 
07 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
। 

करणा 
- 
या 
उमेदवारास 
प्राधान्य 
। 

आ 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महानगरपालिका 
सेनेतील 
उप 
अभियंता 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
शाखेची 
पदवी 
. 
न 
) 
पदव्युत्तर 
पदवी 
आणि 
/ 
अथवा 
समकक्ष 
पदावरील 
कामाचा 
अनुभव 
असल्यास 
सहाय्यक 
अभिय 
ता 
( 
वर्ग 
- 
2 
) 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
शाखेची 
पदवी 
/ 
पदविका 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
नासमतुल्य 
पदावरील 
कामाच्या 
अनुभव 
धारकास 
प्राधान्य 
. 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
कनिष्ठ 
अभियंता 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 

आवश्यक. 
33 
वर्षे 

अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
शाखेची 
पदविका 
व 
3 
वर्षाचा 
संबंधित 
कामाचा 
अनुभव 
किंवा 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
शाखेतील 
पदवी 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
केलेल्या 
अथवा 
अभियांत्रिकी 
महाविदयालय 
, 
नाशिक 
येथील 
कनिष्ठ 
अभियंता 
व्यावसायीक 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
स्थापत्य 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
है 
पद 
धारण 
करणा 
- 
या 
व 
सदर 
पदावर 
3 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 

शासनमान्य 
विद्यापीठाचा 
विज्ञान 
शाखेचा 
रसायनशस्त्र 
विषयातील 
पदवीधर 
असणे 
आवश्यक 
33 
वर्षे 
MSCIT 
किंवा 
तत्सम 
प्रमाणपत्र 
( 
महाराष्ट्र 
शिक्षण 
मंडळाने 
प्रदान 
केलेले 
) 

मराठी 
भाषेचे 
पुरसे 
ज्ञान 
आवश्यक 
33 
वर्षे 
जे 
इयत्ता 
सातवी 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
झालेले 
असतील 
अशा 
उमेदवारांना 
नामनिर्देशनाव्दारे 
नेमणूक 
करण्यात 
येईल 
, 


नामनिर्देशन 
75 
% 


कनिष्ठअभियंता (पाणीपुरवठा) 


पदोन्नती25% 


33 


प्रेणी 
- 
3 
ताजीक 
सेवा 


गाळणीचालक 


नामनिर्देशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


34 


भणी 
- 
4 
प्रशासकीय 
सेवा 


नामनिर्देशन 


भाग १ - अ असा 


नगररचनाविभाग 


औरंगाबाद विभाग 


अ)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीस्थापत्यअभियांत्रिकीशाखेचीपदवीबी.ई.(सिव्हील)किंवाआर्किटेक्टशाखेची 

(B.Arch)पदवी. 33वर्षे| 

बाशासन/राज्य/केंद्रशासनाकडीलनगररचनाविषयाचामान्यताप्राप्तअभ्यासक्रमपूर्ण क)उपरोक्तशारनेतीलपदव्युत्तरपदवीआणिअथवानगररचनाकारपदावरकामकरण्याचाकिमान5वर्षाचा अनुभवधारकासप्राधान्य. 


नामनिर्देशन 


सहाय्यकसंचालक 


35 


श्रेणी-1तांजीकसेवा 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


36 


श्रेणी-1तांत्रीकसेवा 


पदोन्नती 


नामनिर्देशनासाठीविहीतकेलेलीअर्हताधारणकरणा-यानगररचनाकार/उपअभियंतापदावरीलकिमान5वर्षाचा अनुभव प्रसंगानुरुपसंचालकनगररचनावमुल्यनिर्धारनसंचानालयमहाराष्ट्रराज्ययांच्याआस्थापनेवरीलसमकक्ष आधिका-याचेप्रतिनियुक्तीनेनियुक्तीकरतायेईल 

आमान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीआर्किटेक्टशाखेची(B.Arch)पदवी/पदविकाकिंवाशासनकेंद्रशासनाकडीलनगर 33वर्षेरचनाविषयाचामान्यताप्राप्तअभ्यासक्रमपूर्ण 

ब)सहाय्यकनगररचनाकरकिंवातत्समपदाचाकिमान5वर्षाचाअनुभवधारकासप्राधान्य नामनिर्देशनासाठीविहीतकेलेलीअर्हता 
धारणकरणा-यासहाअभियंतावर्ग 
- 
2 
पदावरीलकिमान5वर्षाचाअनुभव अथवाशाखाअभियंतासहाय्यकअभियंता(वर्ग-2)संवर्गात7वर्षाचाअनुभव अ)उमेदवारानेअभियांत्रिकी(स्थापत्य)किंवानास्तुशास्त्राचीपदवीधारणकेलेलीअसावी.परंतूवास्तुशास्त्राच्या पदवीधारकासप्राधान्यदेण्यातयईलआणि न)नगररचनाकामाचाकिमानदोनवर्षाचाअनुभवअसावाकिंवाकिमान5वर्षाचाकनिष्ठअभियंता(स्थापत्य) पदाचाअनुभवअसावाकिंवावास्तुशास्त्रपदवीधारकासकिमान3वर्षाचाकनिष्ठअभियंतापदाचाअनुभवअसावा महानगरपालिकेच्या 
सेवेत 
असलेल्यापुढील 
व्यक्तींमधुनपाजतेच्याअधीन 
राहनज्येष्ठतेच्यातत्वावर योग्यव्यक्तीलापदोन्नतीदेऊननियुक्तीकरण्यातयेईल. आअभियांत्रिकी(स्थापत्य)किंवावास्तुशास्त्राचीपदवीधारणकेलेलीअसावीआणि नकनिष्ठअभियंता 
स्थापत्यम्हणून5वर्षापेक्षा 
कमीनसेलइतक्याकालावधीचा 
अनुभवअसावा 


नामनिर्देशन 


अ 


मेणी-3तांजीकसेवा 


सहाय्यकनगररचनाकार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै, २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


पदोन्नती 


नामनिर्देशन 


38 


श्रेणी-2प्रशासकीयसेवा 


सुरक्षाअधिकारी 


अ)मान्यताप्राप्तविदयापीठाचापदवीधरकिंवासमकक्षअर्हताआणि तर्षे 

ब)लष्कर,निमलष्करीदलातीलज्युनिअरकमिशंडऑफिसरअथवापोलीसदलातील पोलीसनिरीक्षकयापदावरीलकिमान5वर्षांचाअनुभवआणि काकिमानशारिरीकपाजताउंची-155से.मी.छाती-81से.मी.(फुलावून-85सेमौ .)वजन50किलोम,चांगालीदृष्टी उपरोक्तशैक्षणिकअर्हताधारणकरणा-यावमहानगरपालिकाआस्थापनेवरीलसहा.सुरक्षाअधिकारीसंवर्गातील अधिका-यांमधुन5वर्षाच्यासेवेनंतर. 


पदोन्नती 


२७ 


शिक्षण 
विभाग 


3gश्रेणी 
- 
1 
प्रशासकीय 
सेवा 


प्रशासनअधिकारीशिक्षण 

विभाना 


प्रतिनियुक्ती 


शिक्षण 
संचालनालयाकडील 
वर्ग 
- 
1 
पदाचा 
3 
वर्षाचा 
अनुभव 


सिस्टिम 
मॅनेजर 
ई 
- 
प्रशासन 
विभाग 
. 


श्रेणी 
- 
1 
ताजीक 
सेवा 


सिस्टिम 
मॅनेजर 


पदोशाती 


अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
संगणक 
अभियांत्रिकीमधील 
पदवी 
( 
BE 
. 
Computer 
) 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
च 
) 
डेटा 
सेंटर 
अडमिनीस्ट्रेशन 
नेटवर्किंग 
( 
लॅन 
, 
वन 
, 
Componunt 
) 
हाईवेअर 
मधील 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
सिस्टिम 
अनालिस्ट 
या 
पदावर 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
असणे 
आवश्यक 


नामनिर्देशन 


41 


श्रेणी 
- 
3 
प्रशासकीय 
सेवा 


अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि 
ब 
) 
पत्रकारिता 
व 
जनसंज्ञापन 
( 
Journalism 
& 
Mass 
Communication 
) 
मधील 
पदविका 
आवश्यक 
आणि 
, 
कशासकीय 
, 
निमशासकीय 
, 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेतील 
सहा 
. 
माहिती 
व 
जनसंपर्क 
अधिकारी 
या 
संवर्गातील 
5 
वर्षांचा 
अनुभव 
. 


माहिती 
व 
जनसंपर्क 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुल, २०१४ : आषाढ ३० , शक १९३६ 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील 
उपरोक्त 
शैक्षणिक 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
सहा 
. 
माहिती 
/ 
जनसंपर्क 
अधिकारी 
या 
संवर्गातील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
वरिष्ठस्तर 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असणा 
- 
या 
कर्मचा 
- 
या 
मधुन 
जेष्ठता 
त 
पाञतेच्या 
आधारे 
पदोन्नतीने 
नियुक्ती 
राज्य 
शासनाच्या 
माहिती 
व 
जनसंपर्क 
महासंचालयनातील 
समकक्ष 
अधिका 
- 
याच्या 
पतिनियुक्तीने 
नियुक्ती 


पर्यावरण 
विभाग 


नामनिर्देशन 


40वर्षे 


42 


श्रेणी 
- 
1 
लांबीक 
सेवा 


पर्यावरण 
संवर्धन 
अधिकारी 


पदोन्नती 


अमान्यताप्राप्त 
विदयापिठाची 
पर्यावरण 
अभियांत्रीकी 
विषयातील 
पदवी 
आणि 
व 
) 
पर्यावरण 
संवर्धन 
क्षेत्रातील 
किमान 
05 
वर्षाचा 
अनुभव 
क 
) 
पर्यावरण 
अभियांत्रीकी 
शाखेची 
पदव्युत्तर 
पदवी 
अथवा 
प्रदुषण 
नियंत्रण 
क्षेत्रातील 
अपवादात्मक 
अनुभव 
असणा 
- 
या 
उमेदवारास 
विशेष 
पसंती 
. 
महानतारपालिका 
सेवेतील 
पदुषण 
नियंत्रण 
अधिकारी 
संवर्गातील 
05 
वर्षांचा 
अनुभव 
इ 
) 
महाराष्ट्र 
प्रदुषण 
नियंत्रण 
मंडळातील 
नामनिदेशनसाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
अधिका 
याची 
प्रतिनियुक्तीने 
नेमणूक 
करता 
येईल 
. 


प्रतिनियुक्ती 


भाग १- अ असाधारण 


मुल्य 
निर्धाकर 
कर 
संकलक 
विभाग 


नामनिर्देशन 


40वर्षे। 


अ 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विद्यापिठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
ब 
) 
विक्रीकर 
अधिकारी 
( 
वर्ग 
- 
1 
) 
अथवा 
समकक्ष 
पदावरील 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 


औरंगाबाद विभाग 


43 


मोणी-1प्रशासकीयसेवामुल्यनिर्धारककरसंकलक 

अधिकारी 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


महानगरपालिका 
सेवेतील 
उपकर 
मुल्य 
निर्धारक 
व 
संकलन 
या 
पदावर 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
अ 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विद्यापिठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
ना 
) 
विक्रीकर 
अधिकारी 
( 
वर्ग 
- 
1 
) 
अथवा 
समकक्ष 
पदावरील 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 

अ 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विद्यापिठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
40 
वर्षे 
ब 
) 
राज्य 
शासनकडील 
विक्रीकर 
अधिकारी 
( 
वर्ग 
- 
2 
) 
अथवा 
समकक्ष 
पदावरील 
5 
वर्षाचा 
अनुभत 
धारण 

करणा-याउमेदवारासप्राधान्य 
नामनिर्देशनामध्ये 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महानगरपालिका 
आस्थापनेवरील 
सहाय्यक 
आयुक्त 
या 
संवर्गात 
किमान 
05 
वर्षाचा 
अनुभव 
. 
अ 
) 
सान्यता 
प्राप्त 
विद्यापिठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 


44 


श्रेणी 
- 
प्रशासकीय 
सेवा 


सहाय्यकमुल्यनिर्धारक करसंकलकअधिकारी 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


ब 
) 
राज्य 
शासनकडील 
विक्रीकर 
अधिकारी 
( 
वर्ग 
- 
2 
) 
अथवा 
समकमा 
पदावरील 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 


करणा 
- 
या 
उमेदवारास 
प्राधान्य 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


नामनिर्देशन 


5 


श्रेणी 
- 
1 
प्रशासकीय 
सेवा 


कर 
अधिक्षक 


अ 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विद्यापिठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
40 
वर्षे 
राज्य 
शासनकडील 
मुख्य 
लिपीक 
किंवा 
समकक्ष 
पदावरील 
कोणत्याही 
महापालिका 
आस्थापनावरील 
अधिक्षक 

या 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारांमधुन 
सरळ 
सेवेने 
नेमणुक 
करता 
येईल 


पदोन्नती 


महापलिकेच्या 
अधिक्षक 
संवर्गातील 
व 
LG 
. 
S 
. 
परिक्षा 
उत्तीर्ण 
असणा 
- 
या 
कर्मचा 
- 
यामधुन 
किमान 
5 
वर्षाचा अनुभव 


नामनिर्देशन 


3 


कोणी 
- 
1 
पशासकीय 
सेवा 


सहाय्यक 
कर 
अधिक्षक 


अ 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विद्यापिठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
40 
वर्षे 
राज्य 
शासनकडील 
मुख्य 
लिपीक 
किंवा 
समकक्ष 
पदावरील 
कोणत्याही 
महापालिका 
आस्थापनावरील 
अधिक्षक 

या 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारांमधुन 
सरळ 
सेवेने 
नेमणुक 
करता 
येईल 


पदोन्नती 


महापलिकेच्या 
अधिक्षक 
संवर्गातील 
व 
L 
. 
G 
. 
S 
. 
परिक्षा 
उत्तीर्ण 
असणा 
- 
या 
कर्मचा 
- 
यामधुन 
किमान 
5 
वर्षाचा 


अनुभव अ)मान्यताप्राप्तविद्यापिठाचीपदवीआणि 


नामनिर्देशन 


33वर्षे 


ब 
) 
अखील 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
स्थेकडील 
स्वच्छता 
निरिक्षक 
पदविका 
उत्तीर्ण 


महापालिकेतील 
ज्याकर्मचा 
-याकडे 


श्रेणी--3प्रशासकीयसेवा 


कर 
/ 
मार्केट 
निरिक्षक 


अमान्यताप्राप्तविदयापिठाचीपदवीआणि 


पदोन्नती 


ब 
) 
अखील 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
स्थेकडील 
स्वच्छता 
निरिक्षक 
पदविका 
उत्तीर्ण 
असेल 
, 
अशा 
उमेदवारांची 
पदोन्नतीव्दारे 
नेमणुक 
करण्यात 
येईल 
. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २९ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके 


विद्यूतविभाग 


नामनिर्देशन 


33वर्ष 


अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
विद्युत 
अभियांत्रीकी 
शारखेची 
अथवा 
समतुल्य 
शाखेची 
पदवी 
। 
पदतिका 
ल 
) 
पदव्युत्तर 
पदवी 
आणि 
समतुल्य 
पदावरील 
कामाचा 
अनुभव 
धारकास 
पाधान्य 


48 


श्रेणी 
- 
2 
तांत्रीक 
सेवा 


शाखा 
अभियंता 
( 
विदयूत 
) 


THE 


पदोन्नती 


नामनिर्देशनासाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
कनिष्ठ 
अभियंता 
पदावरील 
निमान 
05 
वर्षाचा 


अनुभवआवश्यक 


नामनिर्देशन75% 


33वर्षे 


मान्यता 
प्राप्त 
विद्यापीठाची 
विदयुत 
अभियांत्रीकी 
शाखेची 
अथवा 
समतुल्य 
शाखेची 
पदविका 
व 
03 
वर्षाचा 
संबधित 
कामाचा 
अनुभव 
किंवा 
विद्युत 
अभियांत्रीकी 
शाखेतील 
अधना 
समतुल्य 
शाखेची 
पदवी 
, 


श्रेणी 
- 
3 
तांचौक 
सेवा 


कनिष्ठ 
अभियंता 
(विदयुत 
) 
। 


पदोमाती25 
% 



नामनिर्दशनासाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
केलेल्या 
अथवा 
अभियांत्रीकी 
महाविद्यालय 
, 
नाशिक 
येथील 
कनिष्ठ 
अभियंता 
व्यावसायीक 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
विदयुत 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
है 
पद 
धारण 
करणा 
- 
या 
व 
सदर 
पदावर 
3 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 


असाधारण 


यांत्रिकीविभाग 


औरंगाबाद विभाग 


अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
यांत्रिकी 
/ 
अटोमोबाईल 
अभियांत्रीकी 
शाखेची 
अथवा 
समतुल्य 
शाखेची 
पदवी 


नामनिर्देशन 


33वर्षे/पदविका. 


50 


श्रेणी-2अभियांत्रीकोसेवा 


शाखाअभियंता(यांत्रिकी) 


ब 
) 
पदव्युत्तर 
पदवी 
आणि 
समतुल्य 
पदावरील 
कामाच्या 
अनुभव 
धारकास 
प्राधान्य 
नामनिर्देशनासाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
कनिष्ठ 
अभियंता 
पदावरील 
किमान 
05 
वर्षाचा 


पदोन्नती 


अनुभवआवश्यक 


नामनिर्देशन75% 


मान्यता 
प्राप्त 
विद्यापीठाची 
यांत्रिकी 
/ 
अटोमोबाईल 
/ 
अभियांत्रीकी 
शाखेची 
पदविका 
आणि 
03 
वर्ष 
संबधित 33वर्षे 

कामाचा 
अनुभव 
असणे 
आवश्यक 
किंवा 
यांत्रिकी 
/ 
अटोमोबाईल 
/ 
अभियांत्रीकी 
शाखेतील 
पदवी 
. 


कनिष्ठअभियंता 


51 


श्रेणी-3तांबीकसेवा 


नामनिर्दशनासाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
केलेल्या 
अथवा 
मान्यताप्राप्त 
संस्थेची 
कनिष्ठ 
अभियंता 


पदोन्नती25% 


व्यवसायीक 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असलेल्या 
यांत्रिकी 
अभियांत्रिकी 
सहाय्यक 
हे 
पद 
धारण 
करणा 
- 
या 
व 
सदर 


पदावर 
3 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २६ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शक १९३६ 


नाथालय 


नामनिर्देशन 


52 


मेणी-प्रशासकीयसेवा 


रायपाल 


पदोन्नती 


अ 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विदयापीठाची 
ग्रंथालय 
शास्त्राची 
( 
B 
. 
Lib 
)पदवी 
. ब)पदव्युत्तरपदवी(M.Lib)असल्यासप्राधान्य. 
क 
) 
शासकीय 
निमशासकीय 
, 
शैक्षणिक 
संस्थामधील 
अनुभवास 
प्राधान्य 
. 
उपरोक्त 
शैक्षणिक 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
व 
महापालिका 
आस्थापने 
वरील 
सहा 
गंथपाल 
संवर्गातील 
कर्मचा 

यातून 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
33 
अ) 
मान्यता 
प्राप्त 
विद्यापीठाची 
ग्रंथालय 
शास्त्राची( 
B. 
Lib 
} 
पदनी 
. 
वर्षे 
ब 
) 
शासकीय 
निमशासकीय 
किंवा 
शैक्षणिक 
संस्थेचा 
3 
वर्षाचा 
अनुभवास 
प्राधान्य 
, 


53 


श्रेणी 
-3 
प्रशासनीय 
सेवा 


सहाय्यक 
गंथपाल 


नामनिर्देशन 
100% 


उद्यानविभाग 


नामनिर्देशन 


भैणी-1तांत्रीकसेवा 


उद्यानअधिक्षक 


पदोलनाती 


अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
कृषी 
विद्यापीठाची 
बी 
. 
एस्सी 
. 
( 
हॉर्टिकलच 
) 
/ 
अग्रीकल्चर 
/ 
बोटनी 
/ 
फॉरेस्ट्री 
पदवी 
/ 
मान्यता 
प्राप्त 

विद्यापीठाची 
वनस्पती 
शास्त्रातील 
पदवी 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 40वर्षे| 

न 
) 
शासनाकडील 
निमशासकिय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
दृषी 
/ 
उद्यान 
अधिकारी 
( 
वर्ग 
- 
1 
) 
या 
पदावरील 
किमान 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारास 
प्राधान्य 
नामनिर्देशनासाठी 
विहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
केलेल्या 
महानगरपालिका 
आस्थापनेवरील 
उपवृक्ष 
संवर्धन 
अधिकारी 
या 
संवर्गात 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 

आमान्यताप्राप्त 
कृषी 
विद्यापीठाची 
बी 
. 
एस्सी 
. 
( 
हॉर्टिकलच 
) 
/ 
अग्रीकल्चर 
/ 
बॉटनी 
/ 
फॉरेस्ट्री 
पदवी 
/ 
मान्यता 
प्राप्त विद्यापीठाचीवनस्पतीशास्त्रातीलपदवीपरीक्षाउत्तीर्ण 
ब 
) 
शासनाकडील 
निमशासकिय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
कृषी 
/ 
उद्यान 
अधिकारी 
( 
वर्ग 
- 
1 
) 
या 
पदावरील 
किमान 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारास 
प्राधान्य 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
कृषी 
विद्यापीठाची 
बी 
. 
एस्सी 
. 
( 
हॉर्टिकलच 
) 
/ 
अग्रीकल्चर 
बॉटनी 
/ 
फॉरेस्ट्री 
पदवी 
/ 
मान्यता 
प्राप्त 
विदयापीठाचीवनस्पती 
शास्त्रातील 
पदवी 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 


नामनिर्देशन 


55ोणी-1लांत्रीकसेवा 


उद्याननिरिक्षक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै, २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


पदोन्नती 


ब 
) 
शासनाकडील 
निमशासकिय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
कृषी 
/ 
उदयान 
अधिकारी 
( 
वर्ग 
- 
1 
) 
या 
पदावरील 

किमान 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारास 
पाधान्य 
33 
ईयत्ता 
7 
वी 
ची 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 

साक्षर 


श्रेणी 
- 
4 
तांत्रीक 
सेवा 
श्रेणी 
- 
4 
तांत्रीक 
सेवा श्रेणी-4तांत्रीकसेता 


माळी मजदुरउद्यान रेज्याउद्यान 


नामनिर्देशन100% नामनिर्देशन100% नामनिर्देशन100% 


भाग १ -अअसाधारण 


औरंगाबाद विभाग 


औ , भाग १ अ ( असा) - ५ 


वैदयकीय 
अधिकारी 
( 
स्वच्छता 
) 

अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
वैद्यक 
शास्त्रातील 
सार्वजनिक 
प्रतिबंधनात्मक 
व 
सामाजिक 
अरोग्य 
शास्त्र 
शाखेची 

पदव्युत्तर 
पदवी 
परिक्षा 
उत्तीर्ण 

33शासन 
केंद्रशासनानिमशासकीय 
/ 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्था 
यांचेकडील 
सहाय्यक 
आरोग्य 
अधिकारी 
वा 
तत्सम 
। 

नामनिर्देशन 
59ोणी 
- 
1 
सार्वजिनक 
आरोग्य 
सेवा 
वैद्यकीय 
अधिकारी 
( 
स्वच्छता 
) 

पदावरील 
किमान 
7 
वर्षाचा 
पर्यवेक्षीय 
व 
कार्यकारी 
पदाचा 
अनुभव 
आवश्यका 
, 
वर्षे 
कारुग्नालयातील 
प्रशासन 
, 
सार्वजनिक 
आरोग्य 
व 
प्रतिबंधात्मक 
विचारात्मक 
बानी 
समर्थपणे 
हाताळण्याचा 
विशेषतः 

स्वच्छता 
पर्यवेक्षण 
साथ 
, 
आजार 
निर्मूलन 
कार्यक्रम 
, 
हिवताप 
नियंत्रण 
आदी 
बानींच्या 
कार्याचा 
किमान 
सात 
वर्षाचा 

प्रत्यक्ष 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारास 
प्राधान्य पदोन्नती 

म 
. 
न 
. 
पा 
. 
च्या 
उपमुख्य 
स्वच्छता 
अधिकारी 
या 
संवर्गात 
किमान 
05 
वर्षाचा 
अनुभव 

अ 
) 
मान्यता 
प्राप्त 
विदपीठाची 
पदवी 
, 
आणि 
स्वच्छता 
निरिक्षक 
पदविका 
आणि 

33 
) 
कोणत्याही 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थे 
मधील 
उप 
मुख्य 
स्वच्छता 
अधिकारी 
या 
संवर्गातील 
किमान 
5 

नामनिर्देशन 
60 
श्रेणी 
- 
3 
सार्वजिनक 
आरोग्य 
सेवा 
मुख्य 
स्वच्छता 
निरिक्षक 

वर्षे 
वर्षाचा 
अनुभव 


पदोन्नती 


क 
) 
शासन 
शाखेची 
पदव्युत्तर 
पदवी 
L 
. 
G 
. 
S 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असल्यास 
प्राधान्य 
मनपाच्या 
उप 
मुख्य 
स्वच्छता 
अधिकारी 
या 
संवर्गात 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 


अ 
) 
किमान 
उच्च 
माध्यमिक 
शालंत 
परिक्षा 
उर्तीण 
आणि 
अखिल 
भारतीय 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थाकडील 
। 


33 


स्वच्छता 
निरीक्षक 
अभ्यासक्रम 
उत्तीर्ण 
आवश्यक 


61 


नामनिर्देशन 


शेणी 
- 
3 
सार्वजिनक 
आरोग्य 
सेवा 


स्वच्छतानिरिक्षक 


न 
) 
शासनमान्य 
विद्यापीठाची 
पदवी 
विशेषता 
शास्त्र 
शाखेची 
पदवी 
व 
एलएसजीडी 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असणा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


यास 
उमेदवारस 
प्राधान्य 


कास्वच्छता 
निरीक्षक 
म्हणून 
अनुभव 
असल्यास 
विशेष 
प्राधान्य 


-पदोन्नती 


महापालिकेच्या 
उपस्वच्छता 
निरिक्षक 
पदाचा 
किमान 
उतिर्णाचा 
अनुभव 


62 


श्रेणी 
- 
4 
सार्वजिनक 
आरोग्यसेवा 


मकादम 


पदोन्नती 
100 
% 


महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील 
सफाई 
कामगार 
पदाचा 
किमान 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
असणे 
आवश्यक 


63 


कोणी 
- 
4 
सार्वजिनक 
आरोग्यसेवा 


सफाई 
कामगार 


_ 
_ 
_ 
33 
अ 
) 
इयत्ता 
4थी 
उत्तीर्ण 
नामनिर्देशन100 
% 

वर्षे 
ना 
मराठी 
लिहीता 
, 
वाचता 
बोलता 
येणे 
आवश्यक 
, 


आरोग्य 
विभाग 


नामनिर्देशन 


64श्रेणी 
- 
1 
वैद्यकीय 
आरोग्य 
सेवा 
वैद्यकीय 
अधिकारी 
( 
MOH 
) 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


65 


| 
वैद्यकीय 
अधिकारी 
राष्ट्रीय 
शेणी 
- 
1 
वैदयकीय 
आरोग्य 
सेवा 
। 
। 

राज्य 
आरोग्य 
कार्यक्रम 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
वैद्यक 
शास्त्रातील 
सार्वजनिक 
प्रतिबंधनात्मक 
व 
सामाजिक 
अरोग्य 
शास्त्र 
शाखेची 

पदव्युत्तरपदवीपरिक्षाउत्तीर्ण 
म 
) 
शासन 
केंद्रशासन 
/ 
निमशासकीयास्थानिक 
स्वराज्य 
संस्था 
यांचेकडील 
सहाय्यक 
आरोग्य 
अधिकारी 
वा 
तत्सम 
पदावरील 
किमान 
7 
वर्षाचा 
पर्यवेक्षीय 
व 
कार्यकारी 
पदाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
नामिनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
शैक्षणिक 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
आरोग्य 
अधिकारी 
बनालय 
/ 
आरोग्य 
अधिकारी 
प्रतिबंधात्मक 
उपाय 
या 
संवर्गातील 
किमान 
07 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
आहे 
. 
( 
नामनिर्देशन 
व 
पदोन्नतीसाठी 
योग्य 
अधिकारी 
उपलब्ध 
न 
झाल्यास 
) 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेले 
शैक्षणिक 
अर्हता 
व 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
शासनाकडील 
योग्य 
अधिका 
- 
यांच्या 
प्रतिनियुक्तीने 
. 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
वैदयक 
शास्त्रातील 
सार्वजनिक 
प्रतिनंधनात्मक 
व 
सामाजिक 
अरोग्य 
शास्त्र 
शाखेची 

पदविका 
( 
D 
. 
P 
. 
H 
. 
) 
किंवा 
पदव्युत्तर 
पदवी 
( 
M 
. 
D 
. 
( 
P 
. 
S 
. 
M 
. 
) 
परिक्षा 
उत्तीर्ण 
. 
ब 
) 
शासन 
/ 
केंदशासन 
/ 
निमशासकीयास्थानिक 
स्वराज्य 
संस्था 
यांचेकडील 
सहाय्यक 
आरोग्य 
अधिकारी 
वा 
तत्सम 
पदावरील 
किमान 
7 
वर्षाचा 
पर्यवेक्षीय 
व 
कार्यकारी 
पदाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
, 
नामिनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
शैक्षणिक 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
आरोग्य 
अधिकारी 
रुग्नालयाआरोग्य 
अधिकारी 
प्रतिबंधात्मक 
उपाय 
या 
संवर्गातील 
किमान 
07 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
आहे 
. 
नामनिर्देशन 
व 
पदोन्नतीसाठी 
योग्य 
अधिकारी 
उपलब्ध 
न 
झाल्यास 
) 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेले 
शैक्षणिक 
अर्हता 
व 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
शासनाकडील 
योग्य 
अधिका 
- 
यांच्या 
प्रतिनियुक्तीने 
. 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
वैदयक 
शास्त्रातील 
सार्वजनिक 
प्रतिबंधनात्मक 
व 
सामाजिक 
अरोग्य 
शास्त्र 
शाखेची 

पदवी 
( 
M 
. 
E 
. 
B 
. 
S 
. 
. 
) 
किंवा 
तत्सम 
शैक्षणिक 
अर्हता 
शासन 
केंद्र 
शासनानिमशासकीय 
/ 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्था 
यांचेकडील 
सहाय्यक 
आरोग्य 
अधिकारी 
वा 
तत्सम 
पदावरील 
किमान 
7 
वर्षाचा 
पर्यवेक्षीय 
व 
कार्यकारी 
पदाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
, 
कारुग्नालयातील 
प्रशासन 
, 
सार्वजनिक 
आरोग्य 
व 
प्रतिनंधात्मक 
विचारात्मक 
बानी 
समर्थपणे 
हाताळण्याचा 
विशेषतः 
स्वच्छता 
पर्यवेक्षण 
साथ 
आजार 
निर्मुलन 
कार्यक्रम 
हिवताप 
नियंत्रण 
आदी 
बानींच्या 
कार्याचा 
किमान 
सात 
वर्षाचा 
प्रत्यक्ष 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारास 
प्राधान्य 
, 
नामिनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
शैक्षणिक 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
आरोग्य 
अधिकारी 
मनालयाआरोग्य 
अधिकारी 
पतिबंधात्मक 
उपाय 
या 
संवर्गातील 
किमान 
07 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
आहे 
. 
( 
नामनिर्देशन 
व 
पदोन्नतीसाठी 
योग्य 
अधिकारी 
उपलन्ध 
न 
झाल्यास 
) 
नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेले 
शैक्षणिक 
अर्हता 
व 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
शासनाकडील 
योग्य 
अधिका 
- 
यांच्या 
प्रतिनियुक्तीने 
, 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
वैदयक 
शास्त्रातील 
पदव्युत्तर 
पदवी 
. 
( 
M 
. 
D 
. 
/ 
M 
. 
S 
. 
( 
Clinical 
) 

ब 
) 
करणालय 
प्रशासन 
पदविका 
( 
D 
. 
H 
. 
A 
. 
) 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवारांस 
प्राधान्य 
, 
10 
वर्ष 

क 
) 
शासन 
केंद्रशासन 
/ 
निमशासकीय 
/ 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्था 
यांचेकडील 
किमान 
300 
खाटांच्या 
रुग्णालयातील 
निवासी 
वैदयकीय 
अधिकारी 
वा 
तत्सम 
पदावरील 
किमान 
7 
वर्षाचा 
पर्यवेक्षीय 
व 
कार्यकारी 
पदाचा 
अनुभव 
आवश्यक 
, 
डानामनिर्दशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
शैक्षणीक 
अर्हता 
व 
अनुभन 
धारण 
करणा 
- 
या 
शासनाकडील 
योग्य 
अधिका 
- 
याच्या 
प्रतिनियुक्तीने 
नेमणूक 
केली 
जाईल 
. 


शासन राजपत्र , २५ जुल , २०१४ : आषाढ ३० , शक १९३६ 


नामनिर्देशन 


66 


वैद्यकीयअधिकारीराष्ट्रीय (राज्यआरोग्यकार्यक्रम 
व्यतिरिक्त 
( 
जन्म 
मृत्यु 
व 

विवाहनोंदणीसह) 


श्रेणी- 
1लैदयकीय 
आरोग्य 
सेवा 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


सरळसेवा 
/ 
नामनिर्देशन 


67 


श्रेणी 
- 
1 
वैद्यकीय 
आरोग्य 
सेवा 


वैद्यकीयअधिक्षक 
( 
मनया 
दवाखाने 
विभाग 
) 


पदोन्जती 


नामनिर्देशनासाठी 
विहीत 
केलेली 
शैक्षणीक 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
निवासी 
वैद्यकीय 
अधिकारी 
प्रभारी 
वैदयकीय 
अधिकारी 
किंवा 
समकक्ष 
संवर्गातील 
वैद्यकीय 
अधिकारी 
किमान 
7 
वर्षाचा 
अनुभव 
आवश्यका 
, 


भाग १- अ असाधारण 


श्रेणी-1वैदयकीयआरोग्यसेवा 


68 


औषधीनिर्माता (फार्मासिस्ट) 


आ)उच्चमाध्यमिकशालांतपरिक्षा(विज्ञानशाखा)उत्तीर्ण ब)औषधनिर्माणशास्त्रातीलपदविका(डी.फार्मसी) 
काऔषधनिर्माण 
शास्त्रातील 
पदवीधर 
उमेदवारांस 
प्राधान्य 


सरळसेवानामनिर्देशन 

100% 


ड)संबधितकामाचा3वर्षाचा 


औरंगाबाद विभाग 


अमान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
रसायनशास्त्र,जीवशास्त्रवा 
सूक्ष्मजीवशास्त्र 
या 
विषयातीलपदवी, 


सरळसेवानामनिर्देशन75%33वर्षेन)मान्यताप्राप्तसंस्थेचीडी.एम.एम.टी.परीक्षा 


शेणी-3निमवैद्यकीयआरोग्य 


प्रयोगशाळातंत्रज्ञ 


क 
) 
वैद्यकीय 
प्रयोगशाळेतील 
किमान 
3 
वर्षाचा 
अनुभव 


सेवा 


पदोन्नती25% 


नामनिर्देशनासाठीविहित 
केलेली 
अर्हता 
धारण 
करणा 
- 
या 
महानगरपालिकेच्या 
आस्थापने 
वरील 
प्रयोगशाळा सहाय्यकरक्तपेढीसहाय्यकयासंवर्गातीलकामाचाकिमान3वर्षाचाअनुभव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


एलबीटीकक्ष 


नामनिर्देशन 


70 


श्रेणी 
- 
1 
प्रशासकीय 
सेवा 


सहाय्यक 
आयुक्त 
( 
एल 
. 
नी 
. 
टी 
. 
) 


Fw : 


अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि 
अखिल 
भारतीय 
स्थानीक 

स्वराज्य 
संस्थेकडील 
LGS 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 40वर्षेराज्यशासनाकडालमुख्यलिपिककि 

ब 
) 
राज्य 
शासनाकडील 
मुख्य 
लिपिक 
किंवा 
समकक्ष 
पदावरील 
किंवा 
कोणत्याही 
महानगरपालिका 
आस्थापनेवरील 
अधिक्षक 
या 
पदावरील 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
धारण 
करणा 
- 
या 
उमेदवरांमधून 
सरळ 
सेवेने 
नेमणूक 
करता 
येईल 
. 
क 
) 
शासन 
सेवेतील 
/ 
निमशासकिय 
सेवेतील 
स्थानिक 
स्वराज्य 
सेवेतील 
समकक्ष 
पद 
3 
वर्षा 
पासून 
धारण 
करणारे 
अधिकारी 
यांची 
प्रतिनियुक्तीने 
नेमणूक 
करता 
येईल 
. 
. 
महानगरपालिकेच्या 
अधिक्षक 
संवर्गातील 
व 
LG 
. 
S 
. 
पदविका 
उत्तीर्ण 
असणा 
- 
या 
कर्मचा 
- 
यांमधून 
किमान 
5 
वर्षांचाअनुभव 
शासन 
सेवेतील 
/ 
निमशासकिय 
सेवेतील 
स्थानिक 
स्वराज्य 
सेवेतील 
सम्मकक्ष 
पद 
3 
वर्षा 
पासून 
धारण 
करणारे अधिकारी 
अ 
) 
महानगरपालिका 
आस्थापनेवरील 
मुख्य 
लिपीक 
या 
संवर्गातील 
किंवा 
समकक्ष 
पदावरील 
कमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 


पदोन्नती 


प्रतिनियुक्ती 


पदोन्नती 
100 
% 


आणि 
, 


लेणी-3प्रशासकीयसेवा 


एल 
. 
बी 
. 
टी 
. 
अधिक्षक 


ब 
) 
विभागीयपरिक्षा 
उत्तीर्ण 
आवश्यक 
, क)LG.S.परीक्षाउत्तीर्ण 

अमान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि 33वर्षेनाआख 

न 
) 
अखिल 
भारतीय 
स्थानीक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
L 
. 
G 
. 
S 
, 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
आणि 
क 
) 
शासकीय 
/ 
निमशासकीय 
/ 
स्थानिक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
वरिष्ठ 
लिपीक 
/ 
कर 
निरीक्षक 
किंवा 
समकक्ष 
पदावरील किमान5वर्षांचा 


नामनिर्देशन 


नामनिर्देशन 


72 


श्रेणी 
- 
3 
प्रशासकीय 
सेवा 


सहाय्यक 
एल 
. 
बी 
. 
टी 
. 
अधिक्षक 


33वर्णमा 

अमान्यताप्राप्त 
विद्यापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि 
ब 
) 
अखिल 
भारतीय 
स्थानीक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
LS 
. 
G 
. 
D 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असल्यास 
प्राधान्य 
अ 
) 
महानगरपालिका 
आस्थापनेवरील 
लिपीक 
या 
संवर्गात 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
ग 
) 
निम्नस्तर 
विभागीय 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
आवश्यक 
आणि क)LG.S.परीक्षाउत्तीर्ण 
अ 
) 
मान्यताप्राप्त 
विदयापीठाची 
कोणत्याही 
शाखेची 
पदवी 
किंवा 
समकक्ष 
अर्हता 
आणि 
न 
) 
अखिल 
भारतीय 
स्थानीक 
स्वराज्य 
संस्थेकडील 
LS 
. 
G 
. 
D 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असल्यास 
प्राधान्य 
अ 
) 
महानगरपालिका 
आस्थापनेवरील 
लिपीक 
या 
संवर्गात 
किमान 
5 
वर्षाचा 
अनुभव 
च 
) 
निम्नस्तर 
विभागीय 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
आवश्यक 
आणि 
कLG 
. 
S 
. 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 


गुल , र06 : आपात ३० , शक १९३६ 


पदोन्नती 


नामनिर्देशन 


33 


73 


श्रेणी 
- 
3 
प्रशासकीय 
सेवा 


एलबीटीनिरिक्षक 


पदोन्नती 


भाग १ -अअसाधारण 


औरंगाबाद विभाग 


अग्निशमनविभाग 


1)उच्चमाध्यमिकशालांतपरीक्षाउत्तीणआणि, 2)राष्ट्रीयअग्निशमनसेवामहाविदयालययांचाविभागीयअधिकारीहाडिप्लोमाउत्तीणआणि 


पदोन्नती 


3 
)7 
वर्षअग्निशमनअधिकारी(स्थानकउपस्थानक) 
यापदाचाअनुभव 


74 


लेणी-1(अग्निशमनसेवा) 


अग्निशमनकेंद्रअधिकारी 


आशया1)मान्यताप्राप्तविद्यापीठाचीरसायनशास्त्रयाविषयासहपदवीवनागपुरयेथीलराष्ट्रीयअग्निशमन 

सेवामहाविदयालयाचाविभागीयअधिकारीहापाठ्यक्रमपूर्णकिंवामान्यताप्राप्तविदयापीठाची 


नामनिर्देशन/प्रतिनियुक्ती 


मना2)अग्निशमनअधिकारी/विभागीयअधिकारीपदावरीलकामाचाकिमान7वर्षाचाअनुभव 


1)उमेदवारराष्ट्रीयअग्निशमनविद्यालय/विद्यापीठयेथूनअग्निशमनअभियांनीनीमधीलपदवीधारण केलेलाअसावाआणि 2)देशातीलराष्ट्रीयअग्निशमनविद्यालय।विद्यापीठयासंस्थेचाकेंदअधिकायाचाअभ्यासक्रमपूर्ण 


सरळसेवानामनिर्देशन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै , २०१४ : आषाढ ३० , शके १९३६ 


75 


श्रेणी-1(अग्निशमनसेवा) 


उपअग्निशमनअधिकारी 


केलेला 
असावा 


3)अग्निशमनसेवेतविभागीयअधिकारीपदावरीलकामाचाकिमान5वर्षाचाअनुभव महापालिकासेवेतीलकर्मचा-यासउच्चमाध्यमिकशालांतपरीक्षाउत्तीर्ण,राष्ट्रीयअग्निशमनसेवा 


पदोन्जली 


महाविदयालयाचाविभागीयअधिकारीहाडिप्लोमाउत्तीर्ण 


1)नामनिर्देशन-माध्यमिकशाळाप्रमाणपत्रउत्तीणअसणेआवश्यक 


सरळसेवा/नामनिर्देशन 


2)शासकीयकिंवानिमशासकीययापदावरीलकामाचा5वर्षाचाअनुभव 


___76श्रेणी-3(अग्निशमनसेवा) 


लिडींगफायरमन 


3)शारीरीकपत्राता-उंची165सेमी,वजन-50किलो,शांती81सेमी,दृष्टी-चांगली 


पदोन्नती 


1)फायरमनम्हणून10वर्णाचाअनुभवअसणेआवश्यक 


1 
) 
उमेदवार 
माध्यमिक 
शाळा 
प्रमाणपत्र 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
असणे 
आवश्यक 
आहे 
. 


2 
) 
मोटर 
वाहन 
अधिनियम 
1988 
अन्वये 
अवजड 
वाहन 
परवाना 
धारण 
केलेला 
असावा 


77 


लेणी 
- 
3 
तांत्रीक 
सेवा 
अग्निशमन 


वाहनचालक 


3 
) 
अवजड 
मोटार 
वाहने 
चालविण्याचा 
10 
वर्षाचा 
अनुभव 
असणे 
आवश्यक 


पदोन्नती 


1 
) 
मनपा 
सेवेमध्ये 
वाहनचालक 
म्हणून 
10 
वर्षाचा 
अनुभव 
असणे 
आवश्यक 
2 
) 
मनपा 
सेवेमध्ये 
अवजड 
वाहन 
परवाना 
धारक 
असावा 
आणि 
अग्निशामक 
म्हणून 
10 
वर्षाचा 
अनुभव 


असणेआवश्यक 


सरळसेवानामनिर्देशन 


1331 
) 
एसएसी 
/ 
एचएससी 
उत्तीर्ण 
त 
अग्निशमन 
फायरमन 
परीक्षा 
उत्तीर्ण 
आवश्यक 


78णी 
- 
3 
( 
अग्निशमन 
सेवा 
) 


फायरमन 


वर्ष 
2 
) 
शारीरीक 
पत्राता 
- 
उची 
165 
सेमी 
, 
वजन 
- 
50 
किलो 
, 
छाती 
81 
सेमी 
, 
दृष्टी 
- 
चांगली 


पदान्नती 


ई 
. 
7 
वी 
उत्तीर्ण 
व 
शारीरीक 
पत्राता 
- 
उंची 
165 
सेमी 
, 
वजन 
- 
50 
किलो 
, 
छाती 
81 
सेमी 
, 
दृष्टी 
- 
चांगली 


व 
वय 
35 
पेक्षा 
जास्त 
नसावे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुलै, २०१४ : आषाद ३० , शके १९३६ 


लातूर 
शहर 
महानगरपालिका 
, 
लातूर 


भाग १ - अ असाधारा 


आगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २१ जुल , २०१४ : आषाढ ३० , शक १९३६ 

जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांजकडून 
( क्रमांक : २०१२/ नपाप्र / कार्या- /सिआर- १७४) 


महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , मुंबई यांची अधिसुचना दिनांक १० जून , २००९ नूसार 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि नगरपंचायती ( अध्यक्ष पदाची निवडणुक ) ( सुधारणा ) नियम, २००९ 
अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी, डॉ. प्रशांत नारनवरे , जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या 
अधिसूचनेद्वारे असे जाहिर करतो की , उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नगरपरिषदांच्या दि. १७.०७. २०१४ रोजी 
आयोजित विशेष सभेमध्ये अध्यक्ष पदासाठी 
झालेल्या निवडणुकीत खाली नमुद केल्यानूसार उमेदवार निवडून आलेले आहेत. 


अ . क्र 


नगरपरिषदेचे नाव 


अध्यक्ष पदासाठी उमेदवाराचे नाव 


उस्मानाबाद 
तुळजापूर 
नळदुर्ग 
उमरगा 
मुरुम 
कळंब 


श्री . सुनिल हरिश्चंद्र काकडे 
सौ . जयश्री विजय कंदले 
सौ . मंगल उद्धव सुरवसे 
सौ . केवळबाई दत्तु औरादे 
श्री . धनराज काशिनाथ मंगरुळे 

सौ. मिरा भागवत चोंदे 
सौ . संयोगीता संजय गाढवे 
सौ . राजश्री सुभाष शिंदे 


परंडा 


ठिकाण : - उस्मानाबाद 
दिनांक: - १७. ०७. २०१४ 


( डॉ . प्रशांत नारनवरे ) 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


प्रकाशक , मुन्नक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुक्ति कारुन प्रकाशित केले. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
মাঙ্গিনূন সকাল 


क्र .२७) 


बुधवार , दिनांक २३ जुलै २०१४ : श्रावण १ , शके १९३६ किंमत ५ . ०० रु . 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


- 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 

:: जाहीर सुचना :: 
" महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ सुधारीत विकास योजना पैठण " 
क्र . प्रारुपविकास योजना, पैठण ( सु ) कलम २६( १) ससंडे 


पैठण शहराची दुसरी सुधारीत विकास योजना तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर 
रचना अधिनियम १९६६चे कलम २३ ( १) सह कलम ३८अन्वये पैठण नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभा 
ठराव क्र . ३ दि. १३ .०३ . २००८ अन्वये इरादा जाहीर केला आहे. व त्याबाबतची सुचना महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र औरंगाबाद विभागीय पुरवणीत दि . २५ .१२. २००८ रोजी पृष्ठ क्रमांक ६० व ६१ वर प्रसिद्ध 
झाली आहे. सदर विकास योजना तयार करणेसाठी उक्त अधिनियमाचे कलम २४ अन्वये " नगर 
रचना अधिकारी म्हणुन " सहायक संचालक , नगर रचना, औरंगाबाद यांची नेमणुक केली आहे . 


त्यानुसार नगर रचना अधिकारी यांनी उक्त प्रारुप विकास योजना तयार पैठण ( सुधारित ) 
केलेली आहे. दरम्यानच्या कालावधीत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६मध्ये 
सुधारणा करण्यात आल्या असून , शासनाचे निदेशानुसार दिनांक ०५.०४. २०११ ही मानीव दिनांक 
गृहित धरण्यात यावे असे कळविण्यात आले, त्यामुळे सदरहू विकास योजनेसाठी इरादा जाहिर 
झाल्यासाठी दिनांक ०५. ०४. २०११ गृहित धरण्यात आला व महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १९६६ चे कलम २६ अन्वये २ वर्ष मुळ मुदत व त्यापुढे ६ महिने मुदतवाढ म्हणजेच 
दि. ५/ १०/ २०१३ पुर्वी प्रारुप विकास योजना ( सुधारित ) उक्त अधिनियमाचे कलम - २६(१) अन्वये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै , २०१४ : श्रावण १ , शके १९३६ 

भाग १ - अ असाधारण 
प्रसिध्द होणे आवश्यक होते . परंतु या मुदतीत सुध्दा उक्त प्रारुप विकास योजना ( सुधारित) प्रसिध्द न 
झाल्यामुळे मा . उपसंचालक, नगर रचना औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद यांचे आदेश क्रमांक प्रारुप 
विकास योजना पैठण (दुसरी सुधारित ) / अ.नियुक्ती/ उसंऔ/१९४१, दिनांक १२/ १२ / २०१३ अन्वये 
सहायक संचालक , नगर रचना, औरंगाबाद यांची विकास योजनेच्या पुढील कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमातील कलम २१ ( ४ क ) अन्वये नेमणुक केली आहे . 


त्यानुसार नियुक्त अधिकारी, प्रारुप विकास योजना पैठण ( सु) तथा सहाय्यक संचालक , नगर 
रचना , औरगाबाद यांनी उक्त प्रारुप विकास योजना पैठण ( सुधारित ) उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १) 
अन्वये प्रसिध्द करण्याचा ठराव क्रमांक . १ दि . २२/ ७ / २०१४ केलेला आहे . 

आता या सचनेद्वारे जाहीर करण्यात येते की , सदर प्रारुप विकास योजना ( स ) चे नियक्त 
अधिकारी, तथा सहायक संचालक, नगर रचना , औरंगाबाद यांनी स्वाक्षरी व दिनांकित केलेले नकाशे 
व अहवाल सहाय्यक संचालक, नगर रचना , औरंगाबाद शाखा कार्यालयात व नगर परिषद, पैठण 
येथील कार्यालयात कामाकाजाच्या वेळात जनतेच्या अवलोकनासाठी खुले ठेवण्यात आले आहेत. 

सदर विकास योजनेतील प्रस्तावाबाबत नागरिकांच्या काही सुचना अथवा हरकती असल्यास 
त्या ही अधिसुचना, महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० (तिस ) 
दिवसांचे कालावधीत नियुक्त अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद यांचे कडे 
लेखी स्वरुपात सादर कराव्यात. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६चे कलम ३० 
अन्वये अंतीम मंजुरीसाठी प्रारुप विकास योजना ( सु) सादर करणेपुर्वी सदर सुचना व हरकतींचा योग्य 
तो विचार केला जाईल. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती व सुचनांचा विचार केल्या जाणार 
नाही याची नोंद घ्यावी . 


टीप : प्रसिध्द केलेल्या प्रारुप सुधारीत विकास योजनेच्या भाग नकाशाच्या प्रती अथवा 
अहवालाच्या भागच्या प्रतीची मागणी केल्यास, सहायक संचालक, नगर रचना , औरंगाबाद यांचे 
कार्यालय डॉ . पेंडकर इमारत, ज्युबली पार्क, औरंगाबाद येथे,विहीत शुल्क भरल्यास मिळु शकतील . 

(प्र . सो . गायकवाड ) 
औरंगाबाद . 

नियुक्त अधिकारी, तथा नियोजन प्राधिकरण , 

प्रारुप सुधारित विकास योजना, पैठण , 
दिनांक :- २२/ ०७/ २०१४ 

तथा, सहायक संचालक , नगर रचना, औरंगाबाद . 


PUBLIC NOTICE 


MAHARASHTRA REGIONAL & TOWN PLANNING ACT, 1966 


DEVELOPMENT PLAN OF PAITHAN (R - II ) 


No.Draft DP Paithan /sec - 26 / adtp . abad/ 1030 


Date : - 24 


Paithan Municipal Council has declared its intension to prepare 
the Development Plan of Paithan ( R - II ) Municipal Council under section 23 (1) 
& 38 of Maharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 under its General 
Body Resolution No. 3 , Date 13 /3/ 2008 was published in the Maharashtra 
Govt . Gazette , Aurangabad Division dated 25 / 12/2008 on Page No. 60 & 61. 


Assistant Director of Town Planning , Aurangabad has appointed 
to function as " Town Planning Officer " under section 24 of the said Act . 
Accordingly the said " Town Planning Officer" has prepared the Draft 
Development Plan of Paithan (Revised ). 


Mean while Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
is amended and such amended Act come in force from dated 5/ 4/2011 . As per 
Ammendment in said Act date 5/4 /2011 will be considered as the date of 
declaration of intention of said Draft Development Plan (R ) And as per 
provision under section 26 of said Act, it was necessary that in original time 
limit of 2 years from this date or otherwise within extended time limit of six 
months i.e. upto dare 5 / 10 /2013 . the Draft Development Plan (R ) should be 
published under section 26 (1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 
1966 . 


And whereas, the said Draft Development Plan ( R ) is not 
published within such extended time limit i.e.upto 5 / 10 /2013 . Therefore the 
Assistant Director of Town Planning, Aurangabad has been appointed as the 
Officer to carry out the remaining functions of the Municipal Council as the 
Planning Authority under the provisions of section 21 (4 A ) of the said Act 
vide Dy. Director of Town Planning , Aurangabad Order No. mía Tour 


Techlaith 


M . C 


भाग १- अअसाधारण 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै , २०१४ : श्रावण १ , शके १९३६ 
( y. ) / 37. ficridet / rex dated 12/ 12 / 2013 (hereinafter refered to as " the 
Said Officer " ) 


And whereas , the said Officer under his resolution No . 1, Date 
22 / 7 /2014 has decided to publish the said Draft Development Plan Paithan ( R ) 
under section 26 ( 1 ) of the said Act . 


Notice is now hereby given that the Draft Development Plan of 
Paithan (R ) and report thereon duly signed and dated by the Officer appointed 
for Draft Development Plan of Paithan (Revised ) such plans are kept open in 
the office of Said Officer and in the Municipal Council, Paithan during office 
hours on all working days. 


The suggestions and objections if any in respect to the proposals 
of the said Development Plan of Paithan ( R ) may be communicated in writing 
to the Said Officer and Assistant Director of Town Planning, Aurangabad 
within 30 ( Thirty ) days from the publication of this notice in Maharashtra 
Government Gazette . 


The suggestions or objections so received will be considered 
before submitting the said Development Plan to the Government for final 
sanction under section 30 of the said Act. 


Note :- Copy of Part Plan of the said Draft Development Pian or 
extract of report can be obtained on remittance of requisito fees together with 
application etc ., from the office of the Assistant Director of Town Planning , 
Aurangabad , Dr. Pendkar Building, Jublee Park , Aurangabad . 


Aurangabad . 


Date : 


(P. S . Gaikwad ) 

Officer Appointed 
For Draft Development Plan of Paithan (Revised ) 

And 
Assistant Director of Town Planning. 

Aurangabad . 


Techi.Initha MC 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै, २०१४ : श्रावण १, शके १९३६ 

सुचना 


___ महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ ( महाराष्ट्र३७ वा ) चे कलम २६ अन्वये 

उस्मानाबाद शहराच्या वाढीव हद्दीची प्रारुप विकास योजना प्रसिध्दीकरणाबाबतची सुचना 


क्रमांक : - जा . क्र . प्रा . वि . यो . उस्मानाबाद ( वा . ह. ) / कलम २६/ प्रसिध्दी/ सहसंनरबदि 
. २२/ ७ / २०१४ 


। 


ज्याअर्थी, उस्मानाबाद नगरपरिषदेची हद्दवाढ शासन नगर विकास विभागाकडील निर्णय 
क्र . जीइएन -१०२००३ / २३०/प्र.क्र .- २१/ २००३ / नवि- १६, दि . १४ मार्च २००८ अन्वये मंजुर करण्यात 
आलेली असुन ती दि. १४ मार्च २००८ पासुन अंमलात आलेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रादेशिक व 
नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम २१ व कलम ३४ मधील तरतुदीनुसार उक्त वाढीव क्षेत्राचा 
विकास आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त वाढीव हद्दीच्या क्षेत्राचा नियोजनबध्द विकास करण्यासाठी 
उस्मानाबाद नगर परिषदेने ठराव क्र . २४१, दि . १७/ ५/२००८ अन्वये सदर वाढीव क्षेत्राची विकास योजना 
तयार करण्याचा इरादा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या ( यापुढे " उक्त 
अधिनियम " असा उल्लेख करण्यात आला आहे.) कलम २३ (१) व कलम ३४ अन्वये जाहीर केला आहे 
व तसेच त्याबाबतचे शुध्दीपत्रक ठराव क्र . २१७, दि. २०/ ९/ २०१३ रोजी प्रसिध्द केले आहे. ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरुन उस्मानाबाद 
नगर परिषदेने नगर रचनाकार , उस्मानाबाद शाखा, उस्मानाबाद यांची उस्मानाबाद शहराच्या वाढीव 
हद्दीतील क्षेत्रासाठी प्रारुप विकास योजना तयार करण्यासाठी "नगर रचना अधिकारी " म्हणुन आदेश क्र . 
११३०, दि. ८/ २/ २०१० अन्वये नेमणूक केली ; 

आणि ज्या अर्थी, या कामासाठी नगर परिषदेने नेमलेल्या उक्त नगर रचना अधिकारी , 
यांनी वरील विकास योजने संबंधीचे आवश्यक सव्हेक्षण पुर्ण करुन उस्मानाबाद शहराच्या वाढीव हद्दीचा 
प्रारुप आरखडा ( यापुढे " उक्त प्रारुप विकास योजना " असा उल्लेख केलेला आहे ) उस्मानाबाद नगर 
परिषदेकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ अन्वये प्रसिध्दीकरण व पुढील कार्यवाहीसाठी दि . ३० / ९ / २०१३ 
रोजी सुपर्द केला ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै, २०१४ : श्रावण १ , शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


आणि ज्या अर्थी, उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( ३) अन्वये 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणेची मुळ मुदत दि. ४/ ४ / २०१३ पर्यंत व तदनंतर सहा महिन्यांचे 
वाढीव मुदतीसह दि. ५/ १०/ २०१३ पर्यंत होती ; 

आणि ज्या अर्थी, उस्मानाबाद नगर परिषदेने दि. ५/ १०/ २०१३ पर्यंत उक्त विकास योजना 
उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ अन्वये प्रसिध्द केली नाही ; 

आणि ज्या अर्थी, नियोजन प्राधिकरणाने उपरोक्त नमुद विहित मुदतीत कार्यवाही न 
केल्यास सदर बाबतीत नियोजन प्राधिकरणाने आपल्या कर्तव्यामध्ये कसुर केली असे समजुन उक्त 
अधिनियमाचे कलम २१ ( ४ क ) मधील तरतुदी नुसार सदर मुदत संपुष्टात येताच उक्त विकास योजना 
शासनास सादर करेपर्यतची पुढील कार्यवाही करण्यास संबंधीत विभागीय सहसंचालक उपसंचालक, नगर 
रचनाकिंवा त्यांनी नेमलेल्या सहाय्यक संचालक, नगर रचना याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचा नसेल अशा 
अधिका -याकडुन पुढील कार्यवाही पुर्ण करुन घ्यावयाची आहे ; 

आणि ज्या अर्थी, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाचे 
कलम २६ (१ ) अन्वये विहित मुदतीत प्रसिध्द करणेची कार्यवाही न करुन त्यांचे कर्तव्यात कसुर केली, 
आहे असे मत झाल्यामुळे उपसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी त्यांचेकडील 
आदेश क्र . प्रा. वि . यो . उस्मानाबाद ( वाढीव हह )/ अ.नियुक्ती उसंऔ/१८६२, दि. ३०/ ११/ २०१३ अन्वये 
( यापुढे " उक्त आदेश " असे संबोधिले आहे ) नियोजन प्राधिकरणाच्या अधिकाराचा वापर करणेसाठी व 
अनुषंगीक कर्तव्ये पार पाडणेसाठी तसेच या विकास योजना संदर्भाने कलम २६, २८ व ३० या संदर्भाने 
आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करणेसाठी व सदर विकास योजना शासनास मंजुरीस्तव सादर 
करणेसाठी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २१ ( ४ क ) अन्वये उपसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद 
विभाग , औरंगाबाद यांची " अधिकारी " म्हणुन नियुक्ती केली आहे ( यापुढे उक्त "नियुक्त अधिकारी " 
म्हणुन उल्लेख करण्यात आला आहे. ) 

त्याअर्थी, उक्त आदेशानुसार आणि दि . २२ / ७ / २०१४ रोजीच्या ठराव क्र . १ मधील 
बाबींना अनुसरुन उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १) अन्वये , नियुक्त अधिकारी, वा नात्याने मी , 
निम्नस्वाक्षरीकार, सदरची प्रारुप विकास योजना प्रसिध्द करीत आहे. सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व 
अहवाल कार्यालयीन वेळेत कामकाजाच्या दिवशी नागरीकांच्या अवलोकनार्थ खाली नमुद केलेल्या 
कार्यालयात खुले ठेवले आहेत . 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै , २०१४ : श्रावण १, शके १९३६ 
१ ) सहसंचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचेकार्यालय, 

म्हाडा बिल्डींग, दुसरा मजला, बाबा पेट्रोल पंपासमोर , औरंगाबाद 
२) नगर रचनाकार, उस्मानाबाद शाखा, उस्मानाबाद यांचेकार्यालय, 

मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, रुम नं. ४, उस्मानाबाद . 

३ ) मुख्याधिकारी, उस्मानाबाद नगर परिषद , उस्मानाबाद यांचे कार्यालय, उस्मानाबाद 
उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( २ ) मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या 
तपशिलाच्या प्रती अथवा प्रमाणित उतारे योग्य शुल्क आकारुन नगर रचनाकार , उस्मानाबाद शाखा, 
मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत, रुम नं . ४, उस्मानाबाद यांचे कार्यालयास लेखी अर्ज केल्यास उपलब्ध 
होऊ शकतील. 

उक्त विकास योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरीकांच्या काही सूचना हरकती असतील तर त्यांनी ही 
सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासुन ३० दिवसांच्या आंत नियुक्त 

अधिकारी तथा सहसंचालक , नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद , म्हाडा बिल्डींग, दुसरा मजला, 
- बाबा पेट्रोल पंपासमोर , औरंगाबाद यांचे कार्यालयाकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात. ही नोटीस. 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ३० दिवसांचे आंत नियुक्त अधिकारी 
यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना/ हरकतींवरच केवळ विचार करण्यात येईल, विहित मुदतीनंतर प्राप्त 
झालेल्या हरकती/ सुचनांचा विचार केला जाणार नाही हयाची नोंद घ्यावी . 


औरंगाबाद 
दि . २२/ ७/ २०१४ 


( सु. श्री सुकळीकर) 
नियुक्त अधिकारी 

विकास योजना, 
उस्मानाबाद ( वाढीव हद्द) 

तथा 
सहसंचालक , नगर रचना, 
औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै , २०१४ : श्रावण १ , शके १९३६ 


भाग १- अ असाधारण 


NOTICE 


Publication of Draft Development Plan of Extended Area of Osmanabad U /s 26 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 (Maharashtra Act No . 
XXXVII ) 


No. Draft D . P. Osmanabad (A . A .)/Sec. 26 /pub / JDTPA badDn ! C4cDt.22 /7/2014 


Whereas, the Govt. of Maharashtra vide Goat: Resolution No.GEN 
102003 /230 / CR -21 /2003 /UD - 16 , dated 14 /3/20008 has extended the jurisdiction 
of Osmanabad Municipal Council area & said extended area has came into force 
with effect from 14 /3 /2008 . And whereas it is necessary to prepare the 
Development Plan for the said extended area under the provisions of section 21 
and section 34 of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ; 

And whereas, the Osmanabad municipal council vide Resolution No. 241, 
di. 17 / 5 /2008 has declared its intention to prepare the Development Plan of 
extended area of Osmanabad Town under provisions of section 23 (1 ) & section 
34 ofMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 (Herein after referred to 
as the " Said Act" ) : a corrigendum to that effect is also published vide Resolution 
No . 217, dt. 20 /9 /2013 ; 

And whereas, as per the provision in section 24 of the said Act. 
Osmanabad Municipal Council, vide order No . 1130 , dt. 8 /2 /2010 has appointed 
Town Planner , Osmanabad Branch , Osmanabad as " Town Planning Officer " to 
prepare Draft Development Plan of said extended area of Osmanabad Municipal 
Council ; 

And whereas, the Town Planning Officer appointed by the Osmanabad 
Municipal Council has aíter carrying out necessary surveys, prepared & 
submitted the Drafi Development Plan of Osmanabad (Additional Area ) to the 
Osmanabad Municipal Council for publication under section 26 ( 1 ) of the said 
Act & for further action (Hereinafter referred to as the " Said Draft Development 
Plan " ) on di. 30/ 9 /2013 ; 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै , २०१४ : श्रावण १ , शके १९३६ 
And whereas, the Original Time Limit U /s 26 (1 ) of the said Act to e 
publish the said Draft Development Plan of Osmanabad (Additional Area ) in 
Govt. Gazette was up to dt.4 /4 /2013 & thereafter the extended time limit was up 
to 5 /10 /2013 ; 

And whereas, Osmanabad municipal council has not published the said 
Draft Development Plan U /s 26 of the said Act till date 5 /10 /2013 ; 

And whereas, if Planning Authority have not performed its duty within 
stipulated time limit then the Planning Authority shall be deemed to have failed 
to perform its duty imposed upon it, as per the provision of section 21 (4A ) of 
the said Act, the powers are exercised with the Divisional Joint Director 
/Dy.Director of Town Planning to perforin its duty imposed upon it by or under 
the provision of this Act , and any work remaining to be done up to the stage of 
submission of the Draft Development Plan U /S 30 . shall be completed by the 
Divisional Joint Director or Dy. Director of Town Planning & Valuation 
Department or an officer nominated by him not below the rank of Assistant 
Director of Town Planning ; 

And whereas, Divisional Joint Director / Dy. Director of Town Planning & 
Valuation Department is of the opinion that the Osmanabad municipal council has 
failed to perform its duty imposed upon it by or under the provisions of the said 
Act, the Dy. Director of Town Planning , Aurangabad Division , Aurangabad vide 
Marathi Order No . 1862 Dt. 30 .11.2013 has appointed Dy. Director of Town 
Planning, Aurangabad Division , Aurangabad as the " Officer ” as per the 
provisions of section 21- ( 4 A ) of the Maharashtra Regional & Town Planning 
Act, 1966 , (Herein after referred to as the " Said Order" ) to exercise the powers of 
Osmanabad Municipal Council to complete the legal procedure required under 
section 26 ,28 & 30 of the said Act & to submit the said Development Plan to the 
Govt. for sanction ; 

Therefore, as per said order & as per contents of the Resolution No 1 dt. 
22 /7/2014 , I the undersigned as an " Appointed Officer ” , hereby publish the said 
Draft Development Plan U /s 26 (1 ) of the said Act. Copy of the said Draft 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै, २०१४ : श्रावण १, शके १९३६ 

भाग १ -अअसाधारण 
Development Plan & it s report thereon are kept open for inspection of the public 
at the following offices on all working days during working hours. 

1 ) Office of the Joint Director of Town Planning , Aurangabad Division , 

Aurangabad , Second floor, Mhada Building , Near Baba Petrol Pump . 

Aurangabad 
2 ) Office of the Town Planner, Osmananbad Branch , 

Central Administrative Building , Room No. 4 , Osmanabad . 
3 ) Office of the Chief Officer, Osmanabad Municipal Council, Osmanabad 


Copies of the said Draft Development Plan & particulars mentioned 
in section 26 ( 2 ) of the said Act , or certified extracts there from shall be available 
for sale to the public at reasonable price in the office of the Town Planner , 
Osmanabad Branch , Central Administrative Building, Room No. 4 , Osmanabad . 

The suggestions or objections if any, received in writing from public in this 
respect shall be submitted to the Office of the Joint Director of Town Planning, 
Aurangabad Division , Aurangabad , Second Floor, Mhada Building , Near Baba 
Petrol Pump, Aurangabad within the period of 30 days from the date of 
publication of this notice in Maharashtra Govt. Gazette . 

Suggestions/Objections received in writing from public to the " Said 
Officer " within the period of 30 days from the date of publication of this notice in 
Maharashtra Govt.Gazette shall be considered only . 


Aurangabad 
Date :- 22 /7 /2014 


( S. S . Suklikar ) 
Officer Appointed for 

Development Plan , 
Osmanabad (Additional Area ) 

and 
Joint Director Of Town Planning , 
Aurangabad Division ,Aurangabad 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ जुलै , २०१४ : श्रावण १ , शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी परभणी याजकडुन 


आदेश 


आदेश क्र . 2014/ नपान/निवडणुक विस /सिआर दि .05. 07. 2014 अन्वये महाराष्ट्र नगर 


परिषद, नगर पंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम,1965 अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , सचिन्द्र 


प्रताप सिंह जिल्हाधिकारी परभणी या प्रगटनादारे असे जाहिर करतो की , परभणी जिल्हयातील 


गंगाखेड /सोनपेठ/ सेलू/ मानवत/पाथरी/पुर्णा। जिंतूर नगर परिषदेच्या उपाध्यक्ष पदासाठी दिनांक 


11/07/2014 रोजी निवडणूक घेण्यात आली. सदर निवडणूकी मध्ये स्तंभ (3 ) मध्ये दर्शविलेले 


उमेदवार उपाध्यक्ष पदासाठी निवडूण आलेले आहेत . 


नगर परिषदेचे नांव 


अ. क्र . 

| गंगाखेड 
सोनपेठ 
सेलू 
मानवत 

पाथरी 
6पूर्णा 
| |जिंतूर 


निवडूण आलेल्या उपाध्यक्षांचे नांव 
ज्योती मनोज काकाणी 
पाटील दिगंबरराव बापुराव 
शाहिनबी अ. वहिद 
हलनोर बाबुराव धोंडीराम 
चौधरी राजेश दुर्गादासराव 
खंदारे उत्तम मुगाजी 
वाहेदाबी खलील अहमद 


स्थळ : - 
दिनांक :- 


परभणी. 
24 /07/ 2014 


( संभाजी झावरे) 
जिल्हाधिकारी, परभणी 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केले . 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २८ ] 


शुक्रवार , दिनांक २५ जुलै २०१४ : श्रावण ३ , शके १९३६ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
जा . .२०१४/ नपाप्र/ कार्या- २/प्र.क्र . ०९ 

जिल्हाधिकारी जालना यांचेकडून 
ज्या अर्थी शासन नगर विकास विभाग यांचेकडील अधिसुचना दि .१० जून २००९ व 
अध्यक्षपदाची निवडणूक नियम २००६ अन्वये महाराष्ट्र नगर परीषद,नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियमातील सुधारणा २००६ प्रमाणे नगर परीषद अध्यक्ष । उपाध्यक्ष 
यांची निवडूण आलेल्या सदस्याव्दारे त्यांच्यामधन करणेची तरतूद करण्यात आलेली असल्याने 
जिल्हयातील नगर परीषद जालना, अंबड, परतुर व भोकरदन येथील अध्यक्ष व उपाध्यक्षाची 
निवड झाल्याचे नियुक्त केलेल्या पिठासन अधिकारी यांनी निर्वाचित अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची 
नावासह कळविले आहे . .. 

त्याअर्थी जिल्हयातील नगर परीषद जालना ,अंबड , परतुर व भोकरदन येथील अध्यक्ष व 
उपाध्यक्षाची नावे या आदेशाव्दारे खालील प्रमाणे अधिसुचित करण्यात येत आहे 


नाव 


अ .क्र . नगर परीषदेचे निवडूण आलेल्या अध्यक्षांचे नाव निवडूण आलेल्या उपाध्यक्षांचे 

नाव 
जालना श्रीमती. रत्नपारखे पार्वताबाई विठठल श्री . शाह आलमखॉ मियाखा 
अंबड श्रीमती.मंगलताई काकासाहेब कटारे । | श्री . संदीप रावसाहेब आंधळे 
परतुर 

श्रीमती. सुनंदा दिगंबर शहाणे श्रीमती.विशाखा विजय राखे 
भोकरदन श्रीमती.रेखा चंद्रकांत पगारे 

श्री . राजेंद्र भाउसाहेब देशमुख 


दिनांक : १७. ०७. २०१४ 


जिल्हाधिकारी , जालना . 


ठिकाण: जालना 


औ . भाग १ अ ( असा ) - 9 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै , २०१४ : श्रावण ३, शके १९३६ 


भाग १ - अअसाधारण 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
नगर परिषद बीड , जिल्हा बीड 

आदेश 


क्रमांक२०११/जिबी/ डेस्क -१ / एमयुएन/ कावि -१८१३, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम ,१९६५ चे कलम १९( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नवल 
किशोर राम , जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , बीड नगर परिषदेच्या निवडून 

आलेल्या सदस्यांमधून दिनांक १९ जुलै, २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या 
निवडणुकीत खालील दर्शविलेल्या प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या नगर परिषदेमधील अध्यक्ष 
| उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगर 
परिषदेचे 
नाव 


शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर 

कोणासाठी ) 


रत्नमाला बाबुराव दुधाळ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( म ) 


नगर परिषद 

बीड 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव । 


शेरा 


परिषदेचे 
नाव 


शेख नसीमोधीन शेख रफीयोघीन 

इनामदार 


नगर परिषद 

बीड 


ठिकाण :- बीड 
दिनांक :- २३ जुलै , २०१४ 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै , २०१४ : श्रावण ३ , शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
नगर परिषद अंबाजोगाई, जिल्हा बीड 

आदेश 


क्रमांक२०११/ जिबी / डेस्क -१/ एमयुएन/ कावि - १८१३, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, नवल 
किशोर राम , जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की, अंबाजोगाई नगर परिषदेच्या 
निवडून आलेल्या सदस्यांमधून दिनांक १९ जुलै, २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
पदाच्या निवडणुकीत खालील दर्शविलेल्या प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या नगर परिषदेमधील 
अध्यक्ष / उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अ . क्र . 


न आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगर - शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर 
परिषदेचे 

कोणासाठी ) 
नाव 


मोदी रचना सुरेश . 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( म ) 


नगर परिषद 
अंबाजोगाई 


अ.क्र . निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगर 
परिषदेचे 
नाव 


अब्दुल हकिम 


नगर परिषद 
अंबाजोगाई 


ठिकाण :- बीड 
दिनांक :- २३ जुलै, २०१४ 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै , २०१४ : श्रावण ३. शके १९३६ 


भाग १ - अ असाधारण 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
नगर परिषद परळी - वैजनाथ,जिल्हा बीड 

- आदेश 


क्रमांक२०११ /जिबी/ डेस्क -१/ एमयुएन / कावि - १८१३. महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ ( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नवल 
किशोर राम , जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , परळी - वैजनाथ नगर 
परिषदेच्या निवडून आलेल्या सदस्यांमधून दिनांक १९ जुलै, २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व 
उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत खालील दर्शविलेल्या प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या नगर 
परिषदेमधील अध्यक्ष / उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगर परिषदेचे शेरा ( जर जागा राखीव असेल 
नाव 

तरकोणासाठी ) 


बाजीराव ( भैय्या ) धर्माधिकारी 


खुला 


नगर परिषद 
परळी - वैजनाथ 


अ. क्र . निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगर परिषदेचे| 


शेरा 


नार 


ढवाळे मिराबाई जालिंदर 


नगर परिषद 
परळी - वैजनाथ 


ठिकाण : - बीड 
दिनांक : - २३ जुलै , २०१४ 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै , २०१४ : श्रावण ३ , शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
नगर परिषद माजलगांव, जिल्हा बीड 

आदेश 


क्रमांक२०११ /जिबी/ डेस्क - १/ एमयुएन/ कावि - १८१३, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९ (१ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नवल 
किशोर राम, जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , माजलगांव नगर परिषदेच्या 
निवडून आलेल्या सदस्यांमधून दिनांक १९ जुलै, २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
पदाच्या निवडणुकीत खालील दर्शविलेल्या प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या नगर परिषदेमधील 
अध्यक्ष / उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अ. क्र . निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगर - शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर 
परिषदेचे 

कोणासाठी ) 


नाव 


जावळे पंचशिला अविनाश 


अनुसुचित जाती ( म ) 


नगर परिषद 
माजलगांच 


अ. क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


शेरा 


परिषदेचे 


नाव 


मेंडके दिपक जालिंदर 


नगर परिषद 
माजलगांव 


ठिकाण :- बीड 
दिनांक :- २३ जुलै, २०१४ 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै , २०१४ : श्रावण ३ , शके १९३६ 


भाग १ -अअसाधारण 


जिल्हाधिकारी बीड यांचेकडून 
नगर परिषद गेवराई, जिल्हा बीड 

आदेश 


क्रमांक२०११ /जिबी/ डेस्क - १/ एमयुएन/ कावि - १८१३ , महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १९ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नवल 
किशोर राम , जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाब्दारे असे जाहीर करतो की , गेवराई नगर परिषदेच्या 
निवडून आलेल्या सदस्यांमधून दिनांक १९ जुलै , २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष 
पदाच्या निवडणुकीत खालील दर्शविलेल्या प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या नगर परिषदेमधील 
अध्यक्ष / उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अ. क्र . 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नाव 


नगर - शेरा ( जर जागा राखीव असेल तर 
परिषदेचे 

कोणासाठी ) 


महेश भगवानराव दाभाडे 


नगर परिषद 

गेवराई 


खुला 


अ. क्र . निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगर 
परिषदेचे 
नाव 


वादे मधुकर रखमाजी 


नगर परिषद 
गेवराई 


ठिकाण : - बीड 
दिनांक : - २३ जुलै , २०१४ 


( नवलकिशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २५ जुलै , २०१४ : श्रावण ३, शके १९३६ 


जिल्हाधिकारी बीड यांजकडून 
नगर परिषद धारुर , जिल्हा बीड 

आदेश 


क्रमांक२०११ /जिबी/ डेस्क -१/ एमयुएन / कावि- १८१३, महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगर पंचायती व 
औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम १९ ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , नवल 
किशोर राम, जिल्हाधिकारी बीड या प्रगटनाव्दारे असे जाहीर करतो की , धारुर नगर परिषदेच्या निवडून 

आलेल्या सदस्यांमधून दिनांक १९ जुलै, २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या 
निवडणुकीत खालील दर्शविलेल्या प्रमाणे त्यांच्या नावासमोर नमूद केलेल्या नगर परिषदेमधील अध्यक्ष 
| उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत. 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या अध्यक्षांचेनाव 


नगर 
परिषदेचे 
नाव 


शेरा ( जर जाया राखीच असेल तर 

कोणासाठी ) 


सिरसट गोदावरी लक्ष्मणराव 


नगर परिषद 

धारुर 


खुला 


अ.क्र . निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नार 


नगर 
परिषदेचे 


नाव 


शिनगारे सविता नामदेव 


नगर परिषद 

धारुर 


ठिकाण : - बीड 
दिनांक : - २३ जुलै, २०१४ 


( नवल किशोर राम ) 
जिल्हाधिकारी बीड . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादक : व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केले. 


महाराष्ट्र शासाना राजापात्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . २९] 


बुधवार , दिनांक ३० जुलै २०१४ : श्रावण ८ , शके १९३६ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांचे कडून नगरपरिषद पैठण, गंगापूर,वैजापूर व कन्नड. 


. 


नगरपरिषद पैठण, गंगापूर, वैजापूर व कन्नड येथील अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांच्या पहिल्या आडीच वार्षाचा 
कार्यकाळासाठी या कार्यालयाचे पत्र क्र . 2014/ नपान/ नपसि /विस/ कावि ,दिनांक 17.07. 2014 अन्वये सदर अध्यक्ष : 
व उपाध्यक्ष या पदाची निवडणूक दिनांक 17/07/ 2014 रोजी पिठासिन अधिकारी, पैठण,गंगापूर , वैजापूर व कन्नड 
यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेली आहे सदर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीत निवडून आलेल्या अध्यक्ष 
व उपाध्यक्षांचे नांव महाराष्ट्र नगरपरिषद व औदयोगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 51 अमधील ( 4) नुसार 
राजपत्रात प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे. तरी खालील तपशिलाप्रमाणे अध्याक्ष व उपाध्यक्षांच्या नावांची प्रसिध्दी 
असारधारण राजपत्रात करावी. 
अ. न. प. चे निवडून आलेल्या अध्यक्षांचे नांव जागा राखीव असल्यास असे निवडून आलेल्या उपाध्यांचे नांव 
क्र . नांव 

अनुसुचित जाती, अनुसुचित 
जमाती, नागरीकांचा मागास 
भवासाठी व स्त्रीयांसाठी 
( अनुसुचित जाती स्त्रीयांसाठी 
अनुसचित जमाती स्त्रीयांसाठी 

मागास प्रवंग ) 
1 गंगापूर श्रीमती निलम संदिप खाजेकर अनुसुचित जाती ( म) श्री . बामासक ( चाऊस) फैसल . 

अब्दुल्ला 
12 कन्नड श्री. कोल्हे संतोषकिंसन - 

खुला. 

| श्री . पठाण साहेबखाँ उस्मानखाँ 
3 पैठण श्री . गोर्डे दत्तात्रय राधाकिसन्न 

खुला. 

सौ.रेखाताई ऊर्फ सुरेखा श्रीकृष्ण 


| कुलकणी 


14 वैजापूर | सौ .शिल्पा दिनेशभाऊ परदेशी 


खुला ( म ) 


श्री. टेके संदिप (दिप ) रामदास 


- जिल्हाधिकारी औरंगाबाद . 


दिनांक : - 24/ 07/ 2014 

ठिकाण : - औरंगाबाद . 
औं, भाग १ अ ( असा )- १ 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , आरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केली. 


मेट जयते 


माहाराष्ट्र शासन शाजापाया 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३०] 


गुरूवार , दिनांक ३१ जुलै २०१४ : श्रावण ९ , शके १९३६ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


अधिसूचना 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे कड़न 

क्रमांक २०१४/ नपान/ कायां - सिआर - - 
राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रमांक रा . नि . आ . / मनपा- २०० / प्र. 
क्र . १७/ का - ५ दिनांक ३ मे , २००५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( यापुढे सदर अधिनियमास 
उक्त अधिनियम म्हणून संबोधित केले जाईल ) चे कलम १० पोटकलम १ व ५ नुसार या 
आदेशाच्या अनुसूचीत दर्शविल्याप्रमाणे तुळजापूर नगरपरिषद विस्तारीत क्षेत्र ज्या प्रभागात 
विभागण्यात येईल तो प्रभाग व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि त्या मध्ये अनुसूचित जाती, 

अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांच्या मागासवगांसाठी राखून ठेवण्यात येतील त्या जागा, 
त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या 
स्त्रियासह ) राखून ठेवण्यात येतील त्या जागा दर्शविणारा क्रमांक २०१४/ नपान/ कार्या- ०१/सिआर 
०२ दिनांक १०.०७. २०१४ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोटकलम 
१ च्या परंतकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे तळजापूर नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाश्यांच्या 
माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता. त्यास विहीत मुदतीत कोणतीही हरकत वा सुचना प्राप्त 
झालेली नाही. त्यामुळे मी डॉ. प्रशांत नारनवरे , उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त 
अधिनियमाच्या कल्पम १० पोटकलम १ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निम्नावत 
आदेश देत आहे. 


ओ . भाग १ अ ( असा)- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३१ जुलै, २०१४ : श्रावण ९ , शके १९३६ 

भाग १ - अ असाधारण 
आदेश 
ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ पोटकलम -२ अन्वये विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , औरंगाबाद यांनी दिनांक ३० .०६.२०१४ रोजी महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिध्द केलेल्या अधिसुचना अन्वये तुळजापूर नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली 
दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरीकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रिवासह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित 
केलेल्या आहेत . 
१ ) नगरपरिषदेचे नांव व जिल्हा : नगरपरिषद तुळजापूर जिल्हा उस्मानाबाद 
२) नगरपरिषद क्षेत्राची एकूण लोकसंख्या ३५४०३ । 

(२०११ च्या जनगणनेनुसार ) 
३) प्रभाग क्र . ५ मधील एकूण लोकसंख्या : ६२६३ 


७७० 


४ ) प्रभाग क्र . ५ मधील अनुसूचित जातीची : 
- एकूण लोकसंख्या ( २०११ च्या जनगणनेनुसार ) 


५ ) प्रभाग क्र . ५ मधील अनुसचित जमातीची : 

एकूण लोकसंख्या ( २०११ च्या जनगणनेनुसार ) 
६ ) निवडून द्यावयाच्या नगरपरिषद सदस्यांची संख्या 


७ ) बहुसदस्यीय पध्दतीनुसार निवडणूक घ्यावयाच्या प्रभागाची : 

एकूण संख्या 
७- अतीन सदस्य संख्येचे प्रभाग 
७ - ब चार सदस्य संख्येच प्रभाग 
७ - क पाच सदस्य संख्येचेप्रभाग 


. १७७० 


८ ) प्रत्येक सदस्यासाठी लोकसंख्येची सरासरी 
( सन २०११ च्या जनगणनेनुसार हद्दवाढ भागासह) एकूण 
लोकसंख्येस एकूण सदस्य संख्येने भागल्यानंतर प्रत्येक 

सदस्यामागे येणारी सरासरी लोकसंख्या निघेल . 
८ - अ. तीन सदस्य असलेल्या प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या 

( एका सदस्याची सरासरी लोकसंख्या x ३ ). 


निरंक 


औरंगाबाद विभाग 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३१ जुलै , २०१४ : श्रावण ९ , शके १९३६ 
८ - ब . चार सदस्य असलेल्या प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या 

७०८० 
( एका सदस्याची सरासरी लोकसंख्या x ४ ) 
८ - क . पांच सदस्य असलेल्या प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या निरंक 

( एका सदस्याची सरासरी लोकसंख्या x ५ ) 


९) अनुसूचित जातीकरिता राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 

(स्त्रियांसाठीच्या जागा धरुन ) 


: 


निरंक 


निरंक 


१०) अनुसूचित जमातीकरिता राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा : 

( स्त्रियांसाठीच्या जागा धरुन ) 


११) नागरीकांच्या मागासवर्गासाठी राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा : निरंक 

(स्त्रियांसाठीच्या जागा धरुन ) । 


निरंक 


१२ ) अ . स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या एकूण जागा 

निरंक 
ब . स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची विभागणी . 
. ... . . . अनुसूचित जातीच्या स्त्रियांसाठी 

: निरंक 
अनुसूचित जमातीच्या स्त्रियांसाठी 

निरंक 
३. नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 
४. सर्वसाधारण स्त्रियांसाठी उपलब्ध होणा -याउर्वरित जागा : निरंक 
__ _ त्याअर्थी आता अवर सचिव, राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचे अ. शा . पत्र क्र . 
रानिआ/ नपा- २०१४/ प्र. क्र . ०४/ का -०६ दिनांक ३ जुलै, २०१४ व म गरपरिषदा, 
नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोट कलम १ व ५ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी डॉ. प्रशांत नारनवरे जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद याद्वारे 
तुळजापूर नगरपरिषदेचे विस्तारीत क्षेत्र ज्या प्रभागात विभागण्यात येईल तो प्रभाग व त्यांची व्याप्ती 
या आदेशाच्या अनुसूचिमध्ये दर्शावल्याप्रमाणे निश्चित करत असून त्या प्रभागामध्ये यथास्थित 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी 
( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरीकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा राखन 
ठेवण्यात येतील त्या जागा निर्दिष्ट करीत आहे. 

या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील निवडणूकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश 
अंमलात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , ३१ जुलै , २०१४ : श्रावण ९ , शके १९३६ 

भाग १ - अ असाधार 

अनुसूची 
प्रभाग प्रभागाचे नांव 

प्रभागाचाव्याप्ती 

जागा राखीव असल्यास 
क्रमांक 

काणासाठी जस अन जाती 
अनु. जमाती नागरीकांच्या 
मागासवगांसाठी वा 
स्त्रियांसाठी अनु. जाती 
स्त्रियांसाठी . अनु जमाती 
स्त्रियांसाठी नागरीकाच्या 

मागासवर्ग स्त्रियांसाठी 
- माऊली नगर, पापनास तीर्थ स्थळ : - लोहीया मंगल कार्यालय , 
झोपडपट्टी, एस टी . कॉलनी. हेलीपैड, पापनास तीर्थ, पंचायत 
पंचायत समिती 

समिती, टाटा समूह, सारा गैरव . पारधी 
वस्ती, नळदुर्ग रोड पाण्याची टाकी 
परिसर. 
उत्तर :- मौजे बोरी गावाचीहद्द 
पुर्व :- मौजे मोडा, माजे तडवळा, 
माजे काकंबा व मौजे हंगरगा गावाची 
हद्द 
दक्षिण : - नळदुर्ग रोड पाण्याची टाकी 
परिसर व कचरा संकलन केंद्र, रस्ता 
पश्चिम - सोलापूर वळण रस्ता, सारा 

गौरब, टाटा समुह वसाहत 
स्थळ : - उस्मानाबाद 
दिनांक : - ३१. ०७. २०१४ 

जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादक व्यवस्थापक , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करून प्रकाशित केले. 


